पज्ञाबची पंढरी 


: लेखक : 
जि. स. बागलकोटे 


किमत ४ रुपये 


मुद्रक : 
जि. स. बागलकोटे' 
डेक्कन प्रेस, मिरज. 


छायाचित्रे : 


लक्ष्मणराव यंकंजी 
पंढरपुर 


आषाढ शुद्ध ११ शके १८९४ 


प्रकाशिका : 


सो. चिमाबाई जि. बागलकोटे 
मिरज 


* पंजाबची पंढरी ' पुस्तकाने 
प्रवास-वर्णनात 
एक नवा पायंडा घातला 


पंजाबमध्ये ' घुमान ' येथील संत नामदेव यांच्या समाधीच्या 
दशेनासाठीं पंढरप्राहून श्री. ज्ञानेशवर माऊली देहुकर यांचे नेतृत्वाखाली 
वारकऱ्यांची दिडी गेली. तीबरोबर श्री बागलकोटे होते. उत्तर 
हिंदुस्थानातील प्रवासात इतर अनेक तीरथक्षेत्रांचे दर्शनपण त्यांनी 
दिडीबरोबर घेतले. या साऱ्यांचे वर्णन पुस्तकात आहे. त्यात एक 
तऱ्हेचा निराळा विषय आणि वेगळा मार्ग असल्यानें प्रवास-वणेनात 
या पुस्तकाने नवा पायंडा घालून दिला आहे असे मला वाटते. 


डॉ. ना. भि. परुळेकर- 
संपादक “' सकाळ ' पुणे 


ती 


कक क्क १ 10 02 1. ती. अडी... ,' ७ ४. १-३ अ 
च्याय व ८ 20 ला» ल» र डी ..5>:) ४ क्ति 
ठ ॥72१॥ ४... 


कुतज्ञता 


“ पंजाबची पंढरी * या ग्रंथाचे 


मूळ प्रेरक व सहाय्यक 


श्री. रत्नाप्पाणणा कुंभार 
चेअरमन 


श्री पंचगंगा सहकारी साखर कारखाना लि. 
गंगानगर-इचलकरंजी 


_ाा 


नामदेवाची पायरी 


संतशिरोमणी नामदेवमहाराज यांच्या पंजाबमधील घुमानक्षेत्रात 
जाऊन तेथे नामदेवमहाराजांची सातशेवी जयंती साजरी केलीं. त्यासाठी 
अडीचशे वारकऱ्यांची दिडी उत्तर भारतात तीर्थाटन करून आली. त्या 
यात्रेची ही माहिती 'सकाळ' देनिकातून सात लेखात प्रसिद्ध झाली. ते लेख 
या पुस्तकांच्या रूपाने वाचकांचे हाती देत आहे. 


ही लेखमाला ' सकाळ मधून येत होती, तेव्हा शेकडो लोकांनी 
या उपक्रमाचे कौतुक केले. समाजावर चांगले संस्कार होण्याला उपयुवत 
असे हे लेख पुस्तक रूपानें प्रसिद्ध करावेत, असे पंचगंगा साखर 
कारखान्याचे चेअरमन्‌ श्रीं. रत्नाप्पाण्णा कुंभार यांनी सुचविले आणि 
त्यांच्या मदतीतूनच हे पुस्तक प्रसिद्ध करण्याचा योग येत आहे. 


पंजाबच्या या नामदेवयात्रेची मूळ कल्पना श्री ज्ञानेश्‍वरमाऊली 
देहकर यांची. त्यांच्यामुळे यात्रेचा हा योग आला आणि यात्रा संपल्यावर 
ही माहिती ' सकाळ ' मध्ये प्रसिद्ध करून डॉ. नानासाहेब परूळेकर यांनीं 
या लेखमालेला मोठे महत्त्व दिले. या यात्रेची माहिती मी तयार केली. 
षण लेखांची मांडणी, त्यांना ठाकठीक स्वरूप देऊन सुटसुटीत व आकर्षेक 
करण्यासाठीं नानासाहेब यांनीं खूप त्रास घेतला. त्यांच्या या योजकतेमुळेच 
हे लेख परिणामकारक होऊ शकले. 


या पुस्तकातून आमच्या तीर्थाटनाचीं माहिती आली. पण 
प्रामुख्याने पंजाब येथील नामदेवरायाच्या पायापाशी जाण्याचा योग हा 


(९) 


या यात्रेचा मुख्य भाग. नामदेवराय अमृतसरजवळ घुमान येथे आठरा 
वर्षे राहिले. तेथे त्यांचे मोठे मंदिर आहे. नामदेवरायांची तपाची जागा 
तेथे आहे. नामदेवरायांच्या नावाने एक हायस्कूलही तेथे चाललेले आहे. 
सारे घुमान गाव व त्याचा परिसर नामदेवरायाच्या भक्‍तीने भारलेला 
आहे. पंढरपुरच्या पांडुरंगाचा हा लाडका भक्‍त नामदेव पंजाबात गेला 
व त्याने एकप्रकारची पंढरीच उभी केली. हे चित्र पुढे उभे राहिल्याने 
या पुस्तकाला ' पंजाबची पंढरी ' असे नाव दिले आहे. 


या पुस्तकाची छपाई, मांडणी वगेरे सर्व काम माझा मुलगा सुरेश 
व सुन सो. सुनीता या दोघांनी केले. एक प्रकारे कोटुंबिक श्रमातून 
तयार झालेले हे पुस्तक आहे. 

दिडोतुन आलेल्या वारकर्‍यांच्या सहवासात अभंगवाणी सतत 
कानावर येई. त्या भकक्‍्तिभावाच्या वातावरणातून एक महिना जाताना जे 
सात्विकतेचे, सत्प्रवृत्तीचे, सद्‌भावाचे वातावरण स 
था सात्विकतेच्या, समाधानाच्या संस्कारक्षम अज्ञा यात्रेच्या अनुभवातून 
आम्ही परतलो व पंढरीच्या पांडुरंगाच्या दर्शनानंतर यात्रा संपवली. त्या 
यात्रेची ही माहिती ' पंजाबची पंढरी ! या नावाने प्रसिद्ध होत आहे. 


पंढरपुरला विठ्ठलमंदिरात जाताना 
लागते. ' पंजाबची पंढरी ' या पुस्तक 
पायरी नाव दिले ते यथार्थच वाटेल. 


वंत्र पसरलेले होते. 


सुरुवातीला नामदेवाची पायरी 
च्या प्रास्ताविकाला नामदेवाची 


जि. स. बागलकोटे 


७ यका 


२9 


तुकोबारायांचे वंडाज देडूकर पितापुत्रांनी पंढरपूरहून 
दोनडो भाविकांची दिडी पंजाबात नामदेवचरणी पोचवली 


पंढरपूर येथे चंद्रभागेच्या वाळवंटात आरती करून दोनशेवीस 
स्त्री-पुरुष मोठ्या उत्साहाने निघाले आणि- 


-नामसंकीर्तन यात्रा सुरू झाली. त्याची ही हकिगत या पहिल्या 

दिली आहे. प्रवास-वर्णनाबरोबर सामान्य जनतेचे हृदय भरलेले 

यात दिसेल आणि ते हृदय हिन्दच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत 
एक आणि वरच्या पातळीतले आहे, याचा प्रत्यय येईल. 


(२) 


मराठ्यांच्या राजकीय इतिहासात पेदवा राघो भरारीने अटकेपार 
भगवा झेंडा पोहोचविला, त्या अगोदर पाचशे वर्षे श्री संत शिरोमणी 
नामदेवमहाराजांनी पंढरीचे भगवे निशाण पंजाबात नेऊन रोवले. पेशवे 
परत आले, पण नामदेवमहाराजांनी वयाच्या उत्तरार्धात अठरा वर्षे तिकडे 
घालविली. त्या भागांतील गुरुमुखी भाषेत भक्‍्तिकाव्य निर्माण केले. 
शीख धर्माचा मुख्य ग्रंथ, ' ग्रंथसाहेब ' त्यात नामदेवमहाराजांची गीते 
गोवली आहेत. गुरुनानक यांनी त्यांचा गुरु अर्थाने गौरव केला. 


र 


र 
गुणा 


डाकोर * ओन म 
राजवट ० व्यक र) 
या ० बडोदा *९ इद्र 
० ; १” रि नि 
् /कुसापतारा 
__ ७नादिक 


र धं जट आगपूर .. 
7 >मरावती रगपर 
अणोट, 


यशी, > शः 


धी 9.४ 
० पंढग्पुर भा 


गक 


पंढरपुराहुन निघून देह, आळंदी, नाशिकवरून गजरातमार्गे 
पंजाबमधील धुमान यंथे वारकऱ्यांची दिंडोंगेली व शु] माग 


नामदेवांची झेप : 


संत नामदेवांनी त्या भागातील, गारगख 
केले, कर्तभामधून सारा आ शपत भक्‍तिकाव्य निर्माण 
हीस. मैलावर 1 बे भक्‍्तिमार्गाकडे ओन धेतला अमृत्तसरपासून 
«१ 2 


पस्त | मलावर 
व फावर घुमान या गावी त्यांनी वास्तव्य केले, तेथे परमार्था 
00% 'े, तेथे परमार्थाचा 
४ गुरुदासपुर जिल्हयातील बटाळा 


(३) 


तालुकयातील घुमान छोटे गाव, तेथे त्यांचे सुरेख मंदिर आहे. 
नामदेवमहाराजांची ७०० वी जयंती महाराष्ट्रात साजरी होत असता 
घुमानला जाऊन तेथेही ती करण्याची महत्वाकांक्षा धरून आमची 
ही दिडी तिकडे चाळली होती. 


देहूकरांच्या मनाचा संकल्प: 


याळ 


कल्पना श्री. ज्ञानेशवर माऊली 
देहूकर यांची. पंढरपुरला वारकऱ्यांचे 
जे फड आहेत, त्यात देहूकरांच्या 
फडाचे प्रमुख श्री. सोपानकाका देहूकर. 
त्यांचे चिरंजीव श्री. ज्ञानेश्‍वर माऊली. 
तुकोबारायांची ही अकरावी पिढी. 
पंजाबात जाऊन नामदेव जयंतीचा 
सोहळा साजरा करताना जाता येताची 
तीथही करावीत, म्हणजे भजन करीत 
जाणारी ही दिडी एकप्रकारे नाम- 
संकीतेन यात्राच होती. दोनशवीस 
वारकरी चार मोटारीत घेऊन चेत्र 
एकादशीला यात्रा सुरू झाली. दिडीतून 


जाण्याची संधी या वेळी ज्ञानेश्‍वर माऊली देहूकर महाराज यांच्या 
कृपेने साधता आली, टिडीसमवेत मी सपत्निक निघालो. 


वाळवंटात आरती केली: 

बसेस इंदूरहून आणविल्या होत्या. हरिभाऊ शिंगटे मर्ढकर हे 
यात्राप्रमुख होते. अडीचशे-तीनशे वारकऱ्यांनी दिडींत सामील होण्याची 
आपली इच्छा प्रगट केली होती. पण पहिल्या दोनशेवीस जणांना प्रवेश 
दिला आणि बाकीच्यांना नाराज करावे लागले. येणार्‍या २२० वारकऱ्यात 
शंभर महिला होत्या. महाराष्ट्राच्या दहा जिल्ह्यांतून निघालेल्या दिडीने 
पंढरपुरला चंद्रभागेच्या वाळवंटांत आरती केली. शिंगाड्याने शिंग फुंकले 
आणि मोटारीतून आम्ही निघालो. 


(1) 


(५) 


उघड्यावर छुळी पेटलेल्या: 


दिडीबरोबर सुमारे शंभर स्त्रिया होत्या. जागा मिळेल तेथे त्या 
स्वयंपाकाची सोय लावून घेत. त्यातहि असलेला आनंद त्यांच्या 
चेहऱ्यावर दिसतो आहे. 


जेवणखाण्याची आपआपली सोय स्वतंत्रपणाने करावयाची, अशी 
सूचना आधी देऊन ठेवली होती. त्यामुळे मुक्कामाच्या ठिकाणी साठसत्तर 
स्टोव्ह, पंचवीसतीस चुली पेटलेल्या दिसत. एका गावचे चार वारकरी 
ते आपला वेगळा स्वयंपाक करीत. दुसर्‍या गावच्या तीन बायका आपल्या 


पुरते जेवण तयार करीत. नवराबायको आणि कोणीं नात्यातील बाई 
यांचा एकत्र स्वयंपाक होई. त्यासाठी सर्वानी बरोबर शिधासामुग्री आणली 


(४) 


होती. शक्‍यतो नदींकाठी, किवा विहीर, नळ, पाण्याचा पाट अश्या ठिकाणी 
उघड्या जागेत मुक्‍काम करण्याची पूर्वयोजना होतीं. एकदम इतक्या 
मोठ्या. समाजाला निवासासाठी जागा मिळणे अवघड होईल, संडास, 
स्नानाची सोयही अपुरी पडेल, म्हणून मोकळ्या जागेत मुक्काम करण्याचा 
रास्त मार्ग पत्करला होता. तथापि काहीं ठिकाणी धर्मशाळावजा इमारतीत 
देवालयात मुक्‍काम करण्याचा थोडा प्रसंगहि आला. 


मंत्री पाटील यांच्या हस्ते महापूजा: 


पंढरपुराहून पहिला मुक्‍काम देहू. ( दीड मैलांवर ) तुकाराम 
महाराज सदेह वैकुंठाला गेले तेथे इंद्रायणीत वारकऱ्यांनी स्नान केले. 
तुकोबारायांचे दर्शन घेतले व ज्ञानबा-तुकारामांच्या गजरात दिडी 
देहूमधील विठोबाच्या देवळात आल्याबरोबर महाराष्ट्र राज्याचे राज्य 
मंत्री ना. शंकरराव पाटील यांच्या हस्ते महापुजा झाली. संतमंडळी देहूला 
आली म्हणून कुर्ला येथील बीडाचे कारखानदार श्री. साहेबराव शिंगटे 


( मढॅकर ) यांनी सर्वाना जेवण घातले आणि तुकोबारायांच्या जयजय- 
कारात आम्ही पुढे आळंदी गाठली. 


दुपारची वेळ, आळंदीती 
तरीपण पादत्राणे काढून तापलेल्य 


का दशन घेतले. ज्ञानोबारायांचा आक्षीर्वाद 
घेऊन डीच्या चारी मोटारी नाशिकमार्गे त्रिबकेश्‍वरास निवत्तीनाथांच्या 
मंदिरात आल्या. रात्री भजन, आ व 
या ज्योतीलिंगाचे दर्शन घेत ठे. 


भारतात बारा ज्योतििगे अ न त्यापैकी 
त्रिबकेश्‍वर एक प्रमुख आहे. क्य 


त्रिबकेश्‍वराचे मंदिर पुरातन शिल्पशास्त्र 


(७) 


: पद्धतीने बांधलेले, देवतांच्या अनेक मूर्ती त्यावर कोरलेल्या आहेत.. 
देऊळ बांधकामाला सुरुवात १७५५ मध्ये झाली. बांधकाम ११ 
वर्षांनी पुरे झाले, 


पेशव्यांची धर्मबुद्धी: 


त्या काळात श्रीमंत नानासाहेब पेशव्यांनी १६ लाख रुपये 
मंदिराच्या बांधकामासाठी खर्चे केले, अश्लीं नोंद आहे. आज त्याची 
किमत तीन कोटी होईल. चारी बाजूला उंच भिती, त्यांच्या आत 
चोहोबाजूंनी विस्तीणे फरसबंद पटांगण, मध्यभागी आकर्षक चित्रे 
असलेली ही मंदिराची वास्तु, असे हे त्रिबकेश्‍वरचे स्थान आहे. मंदिराच्या 
गाभाऱ्यात थोड्या खोलीवर ज्योतिलिंग आहे. उत्सवाच्या वेळी 
श्री व्रिकराजाळा रत्नजडित सुवणे मुकुट घालतात. प्राचीन काळी 
गोहत्येचे पातक गोतम क्रषीना लागलें असता शंकराच्या जटेतील 
गंगा आणून त्यात स्नान कराल तर, या पातकापासून मुक्‍त व्हाल, असे 
कोणी त्यांना सांगितले. तेव्हा त्यांनी तपश्चर्या केली, शंकराला 
प्रसलन करून घेतले व गंगा आणली. 


त्रिंबकेउवरला गंगा आणली: 


त्रिवकेश्‍वर येथे ब्रह्मगिरी पर्वतावर गंगा मिळविली, ते 
गोदावरीचे उगम स्थान येथे आहे. तेथून गुप्त झालेली ही गंगा जवळच 
कुशावत॑ तीर्थात प्रगट झाली. गौतम क्रषीनी त्या तोर्थात स्नान केले व 
पापातून ते मुक्‍त झाले. अह्ला प्रकारे भूलोकावर आलेली गंगा 
( गोदावरीचे उगमस्थान ) त्या संबंधित ज्योतिलिंग असे महत्व या 
क्षेत्राला आहे. कुञ्ावते तीथे हा एक मोठा षटकोनी असा भक्कम 
वांधकाम केळेला दगडी हौद. श्रीमंत होळकर सरकार यांचे दिवाण 


(८) 


पावनेरकर यांनीं ७ लाख रुपये खर्चे कर्त हे तीर्थ बांधले. तीर्थाच्या 
भोवती ओवऱ्या आहेत आणि त्यात दगडावर कोरलेले अप्रतिम 
नक्षीकाम आहे. अ 


त्रिबकेश्‍वरहून नाशिक २० मैलावर. तेथे दुपारी येऊन गोदावरी 
स्वान आणि काळ्या रामाचे दर्शन असा कार्यक्रम ठरला होता. नाशिक 
गावात भद्राकाली मंदिर, बालाजी मंदिर, कपालेश्वर मंदिर अशी, 
देवालये आहेत. गंगेच्या काठी मोठी घंटा देवालयाच्या बुरजावर आहे. 
ती वाजविताना तींनचार मेलापर्यंत आवाज ऐकू येतो असे सांगतात. 
हींच ती नारो शंकराची घंटा. तीर्थाटनाच्या कार्यक्रमातील महाराष्ट्राचे 
हे शेवटचे स्थान. तेथून आमची दिडी गुजरातेत जाण्यासाठी निघाली. 


डदिकलेल्यांनी डांगचा आनंद पाहावा व विचारावे 
आपल्या जीवनात कुठे चुकते का ९ 


राज्य पुनरंचनेनंतर गुजरातेत गेलेल्या डांगमधील लोकनृत्य, 
सापुतारा या गुजरातच्या नव्या हिल स्टेशनची उभारणी कशी 
चालली आहे. ती या लेखात वाचा. 


सापुताराचे हिलस्टेशन : 


आमच्या दिडीने महाराष्ट्राची हृद्द ओलांडली व गुजरातेत प्रवेश 
केला. गुजरात राज्यात प्रवेश करतानाच सापुतारा हिलस्टेशन किंवा 
गिरीस्थान लागले. डांग जिल्ह्यातील हा प्रेक्षणीय उंचवट्याचा भाग. 
नव्या गुजरात राज्याची १९६० मध्ये स्थापना झाल्यावर या राज्यासाठी 
एखादे ' हिल स्टेशन ' असावे, म्हणून योजना आखण्यासाठी सरकारने 
एक कमिटी नेमली. कमिटीने नाशिकपासून ५० मेलांवर हिल स्टेशनसाठीं 
सापुताराची निवड केली. समुद्र सपाटीपासून ३२०० फूट उंचीवर 
सापुतारा, वर्षाला सामान्यतः १०० इंच पाऊस होतो. हिरव्यागार दाट 
झाडीने वेढलेला टापू. येण्या-जाण्याला चांगली सोय आहे. त्याचा 


(१०) 


विकास करण्याचीं योजना सरकारने केली. सापुतारा भागात तीनचार 
टेकड्या आहेत. सापुतार्‍याच्या उत्तरेला मालेगाव आणि कोतान्बर हीं 
खेडी एकहजार फूट खाली आहेत. मालेगावचा भाग सपाट पठारासारखा 
आहे आणि हिल स्टेशन म्हणून विकास पावल्यावर हा सापुतार्‍्याचा 
भाग 'हिरव्या पाचूनी मढवलेला एक मुकुटच .ठेवल्यासारख होईल. 
कोन्ताबरच्या टेकड्यांची रांग हॉगिग गार्डन सारखी दिसू लागेल. 
बिलीमोराहून सापुतारा ७० मैलावर आणि बिलीमोरा येथून जाणारे 
मोटार मार्ग दाट जंगलातून वळणावळणाने सापुतारा येथे गेले आहेत. 


सह्याद्रीचे दोन्ही राज्यास लेणे : 


नमुनेदार हिल स्टे 


शन म्हणून या सापुताराचा उल्लेख पुढे-मागे 
करावा लाग 


गोल. भाषावारीं प्रांत रचना होऊन वेगवेगळी राज्ये झाली, 
पण सह्याद्रीने महाराष्ट्राप्रमाणे गुजरातलाही हे लेणे दिले. गुजरातेतून 
सह्याद्रीच्या दोन रांगा गेल्या आहेत. यांच्या उंचवट्यावर सापुतारा 
येते. भोवतालच्या पंधरा मैलांच्या हिरवळीचे परिसर या उंचवट्या- 
वरून दृष्टीक्षेपात येतात. त्य. हिरवळीभोवती बऱ्याच टेकड्या 
महाबळेश्वरला “ पॉइंट ! वरून निसगंद्द्ये पा 
तशी सोंय येथे करण्यात येत आहे, 


या आहेत. 
हाण्याचा आनंद मिळतो, 


सापुतारा हा साप-उताराचा अप 
या जागी आणले की सापाचे विष उत 
सध्याचे नाव पडल्याचे सांगतात. 


भ्रंश आहे. साप चावलेल्यास 
रते, अली समजूत. त्यातुनच 


भाषावारी प्रांतरचना झाल्यावर मूळ गुजराथमधले “माऊंट अब' 
राजस्थानला गेले. ज्र 


गुजरातला थंड हवेच्या ठिकाणाची उणीव होती. नवे 


(११) 


राज्य झाल्यावर हिल स्टेशनचा प्रश्‍न राज्यकर्त्यांच्यापुढे आला. राज्यातील 
पाचसहा ठिकाणी त्यासाठी पहाणी करण्यात आली. या' कामासाठी 
नेमलेल्या कमिटीने शेवटी सापुतारा ही जागा हिल स्टेक्नसाठी निवडली 
व पुढे त्या दिशेने कामाला सुरवातही झाली. 


डांगमधींल आदिवासी तरुणीं 


निसर्गाने नटलेला रमणीय सापुतारा : 


डांग जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण अहवा, तेथून पंचवीस मैलावर 
सापुतारा येते. बिलमोरापासून सत्तर व नाशिकापासून पन्नास मैलावर 
ते आहे. समुद्र सपाटींपासून वत्तीसश्ले फूट उंचीवरचा हा भाग, येथे 
कमाल तपमान ८० फॅरनहाईट म्हणजे ह्वा थंड व आल्हाददायक बहे. 
सर्वेसामान्यपणे सरासरी शंभर इंच पाऊस पडतो. दाट झाडी हिरवळ 


(१२) 


अशांनी हा परिसर रमणीय झालेला आहे व त्याच्या जोडीला तेथे ये-जा 
करण्याला वाहतुकींचीं सोयही चांगलीं आहे. सारा सापुतारा परिसर 
तीन-चार टेकड्यांनी नटलेला, त्या आसपासच्या खेड्यांपासून पाच-पाचशे 
फूट उंच आहेत, पूर्णपणे विकसित झाल्यावर हिरव्या पाचूंनी मढवलेल्या 
किरीटासारखा कोंतावरची टेकडी हॅंगिग गाडंनप्रमाणे शोभिवंत होईल, 
अशी निसर्गाची साथ सापुताऱ्यास लाभली आहे. 


सापुताऱ्याचा योजनाबद्ध विकास : 


योजनाबद्ध आखणी करून विकास चाळू असलेले हे भारतातील 
पहिलेच हिल स्टेशन होय. येथे बारा महिने ये-जा करता येईल असे 
डांबरी रस्ते आहेत. विकासाचे विविध प्रश्‍न हाताळण्यासाठी आकिटेक्टस्‌ 
सव्हेअस व इंजिनीयसं यांच्यातून निवडक प्रतिनिधींची सरकारने कमिटी 
नेमली असून, त्यांनी नव्या हिलस्टेशनची आखणी केली, योजना 
आखलीं. सार्‍या योजना अंमलात येण्याला थोडा कालावधी लागेल हे 
खरे असल्याचे अधिकारी सांगत होते. इतर योजनाबरोबर या भागात 
नवीन वनराजी लावण्यात येत आहे. त्यातहि सोंदयंदृष्टी आहे आणि 
वृक्षराजीने हे आल्हाददायक स्थळ व्हावे असा सारा प्रयत्न आहे. 


उद्याने, बगीचे वाढीवर रोख : 


केडब अश्या योजनाहि सापुतारा 
मास्टर . प्ठॅनमध्ये ,आहेत. अद्ययावत हॉटेल्स, 


(१३) 


रेसिडेन्सियळ स्कूल, फिजीकल ट्रेनिंग, स्काऊटिंग यासाठी कॅपिंग 
ग्राऊंड, आधुनिक शहरासाठी बाजारपेठ येथे होत आहे. आता या 
सोईबरोबर सापुतारा गावची कायमची वस्तीहि वाढेल व हिल स्टेशनवर 
ये-जा करणार्‍यांना ते सुलभहि होईल. 


हॉली-डे होमची योजना : 


हॉली-डे होमचीहि योजना विकासाचे मास्टर प्लॅनमध्ये आहे. 
येथल्या अगदी पहिल्या टेकडीवरच त्यासाठी जागा ठरविली आहे. या 
हॉलोडे होममध्ये फनिचर सर्वे सोईसुध्दा आहेत. स्वतः स्वयंपाक 
करणाऱ्यासाठी भांडीकुंडीहि पुरवण्याची व्यवस्था येथे होत आहे. 
आज दोन हॉलिडे होम्सची बांधणी पुरी झालेली आहे. याशिवाय 
विद्यार्थी, शेतकरी, कामगार असे गटागटाने येणारे लोक, त्यांच्यासाठी 
मोठे हॉल, येथे योजले आहेत. ज्यांना स्वत: स्वप्नंपाक करावयाचा नसेल 
त्यांचेसाठी कंटिन होगार आहें. दोन मोठे हॉल, एक कंटिन आता 
सापुतारा येथे प्रत्यक्ष सुरूही झाले. शिवाय “सकिट हाऊस,” विश्रामगृह 
व टूरिस्ट इन्फर्मेशन सेंटर यांच्याहि योजना आहेत. 


दोन टेकड्यात तलाव योजजा: 


आणखी एका दृष्टीने या ठिकाणाकडें पाहिले जाते. दोन 
मोठय़ा टेकड्या येथे एकत्रित होतात. त्या नीटपणे जोडून घेतल्या 
को मोठा तलाव तयार होईल. त्यातून कायमचा पाणीपुरवठा होईल. 
हवेत आजच्यापेक्षा अधिक थंडावाहि येईल. कायम क्रिवा सीझनसाठी 
राहावयास येगार्‍्या लोफांना लहान-मोठे बंगले बांधण्यासाठी सवलतीने 
जागा देण्यावोही सरकारची योजना आहे. गुजरातच्या दक्षिण प्रवेश-- 
द्वारीच असे हे आकर्षक व निसर्गसुंदर हिलस्टेशन आहे. भोवताली 


(१४) 


' डांगचा जंगळ परिसर असल्याने मूळ निसर्गास त्याची स्वाभाविक 
'जोड मिळाली आहे. 


आमची दिडी नाशिकहून गुजरातमधील नवीन तयार होत 

असलेल्या सापुतारा हिल स्टेशनला आली. या ठिकाणीं एका 
साडाच्या खोडात मारुतीच्या मूर्तीसारवा आकार झाला' आहे. 
हे ठिकाण अहवा गावाहून दोन मैलावर नवापूर रोडवर आहे. 


सापुतार्‍्याहून पुढे जाताना गद झाडी अ 
जाताजाता एका गोष्टीचा उल्ले 
मैलावर नवापूर रोडवर झाडां 
सारखा आकार निर्माण झाला 
झेंडाहि लावून टाकला 
होतो, त्यावेळी म॑ 


म्हाला लागली. 
ख येथे केला पाहिजे. अहवाहून दोन 
च्या बुंध्यातून निसर्गत:च उभ्या मारुती | 
1 आहे. त्यावर कोण्या हनुमान भवताने | 


1 आहे. आम्ही सापृतारा मागे टाकून पुढे चाललो 
ध्यरात्र उलटून गेलेली 


होती. अशावेळी त्या नीरव | 


(१५) 


शांततेचा भंग करीत कांहीतरी सामुदायिक गाण्यांचा कार्यक्रम 
चालल्याचा आवाज दाट झाडीतुन येत होता. आम्ही गाड्या थांबवल्या- 


रात्रीचे वेळी डांगांचे मनमोकळे नाचगाणे. 
शिंग फुंकताच जोम, यात्रेकरूंसुद्धा रमले 


आवाजाच्या रोखाने जंगलात गेलो, तेथे डांगी लोकांची 
छोटी वस्तीं होती. दुसरे दिवशी चेत्र पोणिमा म्हणून रात्रभर डांगी 
मुलांची नाच-गाणी चालली होती. आमच्यापेकी काही ते पाहाण्याला 
थांबले. एकमेक्तांच्या गळ्यांत हात वाळून वीस-पंचवीस मुलांची त्यानी 
माळ केली होती. त्या माळेचे एक टोक जागेवर स्थिर व दुसरे 
घाण्याच्या बेलाप्रमाणे गोलाकार फिरे दे त्याबरोबर गाणी चालत. 
आमच्या शिगांडयाने दिंग फुक्ल्यावर या डांगी मुलांना नवा जोम 
आला व त्यांनी दुसरा नाच करून दाखविला. 


डांगी. जात अडाणी, पण पराक्रपी, धाडसी, बांबूच्या 
झोपडीत राहून जीवन कंठतात. त्यांच्या साल्निध्यात आम्हा यात्रेकरूना 
त्या मध्यरात्रींचा काही काळ कंठता आला, जंगलातून मोटारी निघाल्या 
आणि उजाडण्याचे वेळी आम्ही बडोदे गांठले. 


राजकोटला दरबारी थाटात स्वागत : 
संस्कार, संस्कृतीचा अलुभव: 
बडोद्याचे सरदार गणपतराव जगधाने, इंदुशेवर हिरोजींराव माने 


यांनी दिडीवी ठ्पवस्था केळी. त्यांनी सर्वाना थाटाचे जेवण दिले 
आम्ही वडोदे सोडळे व राजकोट गाठले. तेथील व्यापारी श्रीमान्‌ 


(१६) 


काकासाहेब लगडीवाले यांनी दिडीसाठी स्वामीनारायण अ 
मोठा मंडप घातला. त्यात प्रत्येकाला गादी, उल्यी, सारीं सोय केली. 
सकाळी चहापाणीं व दुपारी पंचपक्वाच्नाचे जेवण असा थाट केला. 


श्री. काकासाहेब लगडीवाले : 


दरवारी थाटाला लाजवील अक्ल 
दिडीतील सवे स्त्री-पुरुषांची चोख 
व्यवस्था ठेत्रणारे श्री. काकासाहेब 
लगडीवाले. महाराष्ट्रातून राजकोट 
येथे जाऊत आपल्या कतृत्वाने 
तेथे लोकिक मिळवीत आहेत. 


काकासाहेबाचें वडील बावूराव हे सांगली जिल्ह्यात 
तालुक्यातील. दिंडी येणार म्हणून बाबूरावानी मुलांना 
त्यामुळे त्यानी सोय केली. काकासाहेबांबरोबर 
पत्नी होत्याच. राजकोटला आल्यावर वडिलाना पा 
त्यांचे पाय धरले. नातवंडे भोवती गोळा झाली. सूनबाई आल्या. 
त्यांनी वाकून नगस्कार केलां. इनकासाहेबांनी सारी सोय केली. 
त्याचबरोबर राजकोटमधीळ प्रमुख व्यापारी, राराफ हेही पंवतीत 
वाढीत होते 


ल खानापूर 
1 कळविले होते. 

व्यवस्थेला त्यांच्या 
हताच काकासाहेबानी 


राजकोटला आमच्या आधित्यशीलळ यजमानांनी आमची 
बडदास्त उतम ठेवळीं. आग्रह करताना लाडू पानात न 
वाढता संबंध लाडू तोंडात घालत. एक खाल्ला की दुसरा ! 


आणि आग्रह तर कितीं ? एकेकाच्या तोंडांत सबंध लाडू 
काकासाहेब घालींत व तो . संपताच दुसरा लाडू त्यामागून येई. 
अद्या थाटाची ही पंगत. पुढे वारकर्‍्याना पुष्पहार घालून बाबूरावानी 
सत्कार केला. महिला वारकर्‍यांनाही यजमानीणबाईनी पुष्पहार घातले 
व॒ त्यावेळी  वाहेर ठेवलेल्या आमच्या मोटारीही त्यांनी 
पृष्पहारानो सजवल्या. 


राजकोटला इंडियन ऑईलचे त्या भागाचे विभागीय प्रमख 
श्री. खानविलकर हे आले होते. त्यांनी आपला फोन नंबर दिला. 


(१८) 


कोठे अड्चण आलो तर कोणत्याहि पेटरीलपंपावरू्न फोन करा 
असे सांगितले, 


अश्या थाटाचा कायंक्रम 
सोमनाथला पोचलो, 


धड 


संपवून आम्हीं पुढे निघालो, सोरटी' 


बर ४» शे 


सात्विक वाडइ्मयाची मेजवानी : 


'देशाची दुसरी बाज 
मेजवानीच दिली आहे. 
उंचवट्यावरींल सापुतारा 


शू. सुरू करून वाचकांना सात्त्विक वाडूमयीन 
दुसर्‍या लेखातील सह्याद्रीच्या दोन रांगातील 


डांगीं लोकांची छोटी वस्ती, त्यांची नाचगाणी, प्रवासातील शिगाड्याने 
शिंग फुंकल्यावर आलेला नवा जोम, नवपुरा रोडवर झाडाच्या बृंध्यातून 
निर्गताच झाडाच्या खोडात निर्माण झालेले उभ्या मारुतीचे चित्र पाहून 
आपोआपच हात जोडले गेले. बडोद्यातील दिडीचीं व्यवस्था व थाटाचे 
जेवण, त्याचप्रमाणे राजकोट येथील, थाटाचे स्वागत, आतिथ्यशील 
यजमानांनी अश्या महगतेचे दिवसातहि विलक्षण आग्रहाची मेजवानी व 
“सकाळ मधील बोलके चित्र पाहुन 


हुन फारच गंमत वाटली आणि 
“राजकोटी' आग्रहाची कल्पना आली ! 


भा. रा. पडतुरे, पुणे. 


(91 ५७७) 


एउुत्तारा व त्याची व्युत्पत्ति, आणि निस्ग सौंदर्यवणेन, . 


सोरटी सोमनाथ मादेर 


"क :4 


बारा ज्योतिलिंगापेकी सोराष्ट्रातील प्राचीन शिवस्थान 
सोमनाथ. इतिहास काळात हे देवालय उध्वस्त झाले. स्वातंत्र्यानंतर 
सोमनाथाची पुन्हा प्रतिष्ठापना झाली. 


(२०) 


पा्वेत्र द्वारका नगरी : 


बडोद्याहून गडीयामार्गे सुरतवरूम रात्री राजकोट गाठले. 
पुढे जामनगर करून खंबालियामार्गे हारकेला पोहचलो. गोमतीचे 
स्नान आणि कृष्णदर्शन करून मिठापूरचा सिमेंट कारखानावरून 
बेट द्वारकेला गेलो. समुद्राच्या खाडीतून तीन फर्लांग बोटीने जाऊन 
तेथे बेट ह्वारका आहे. तेथे श्रीकृष्ण परमात्म्याचे दशन घेतले. 
या ठिकाणी कृष्णाची सोन्याची द्वारका होती, असे सांगतात. 


यांचे पश्‍चिम पौठ आहे. हिंदु यात्रेकरू 
ीकृष्णाने देह विसर्जन 
त्याचा नातू वज्रनाभ याने 
व तीच सध्याची द्वारका, अश्ली 
एल माहिती आहे. 


कृष्णावर रुक्मिणी रुसली, द्वारकेबाहेर बसली 

तिचे हे देऊळ की गत, असा हा संसार 
शगवतासाहि चुकवता आला नाही ! 

कृष्णाचे दशन घेऊ 

वाटेत रस्त्यावरच रुक्मीणी 

रुक्मीणी कृष्णावर 

जागा, असे पुजारी 


न समुद्र ओलांडून परत जात असताना 
चे देवालय होतें. तेथे >. वन्त 


रगावळी आणि गावाबाहेर बसली, ती ही 
सांगत होता. पुढे पोरबंदर लागले. तेथील 


(२१) 


गांधी स्मारक, सुदामपुरीमधील सुदामजीचे दर्शन घेऊन मध्यरात्री 
आमचा प्रवास चालू झाला, तो पहाटे सोरटी सोमनाथपुढील 
समुद्राच्या वाळवंटात उजाडेपर्यंत मुक्काम ! काठेवाडातींल जुनागड 
भागात हे शिवाचे स्थान आहे. 'सौराष्ट्र सोमनाथ' याचा अपभ्रंश 
होऊन याचे नांव 'सोरटी सोमनाथ' झाले. पुरातनकाळापासून प्रसिद्ध 
असलेले हे मंदिर आहे. गझनीच्या महंमदाने यावर स्वारी केलीं 
व इ. स. १०२४ मध्यें रजपूतांचा पराभव करून सोमनाथाची मूर्ती 
फोडली व अपार संपत्ती गोळा करून गझतीला नेली. या देवळाचे 
मागे भाटकुंड नांवाचे कुंड असून श्रीकृष्णाने येथे देह विसर्जेन केला, 
असे म्हणतात. स्वातंत्र्योतर काळात मे १९५१ मध्ये भारताचे पहिले 
राष्ट्राध्यक्ष स्वर्गीय श्री. राजेंद्रप्रसाद यांचे हस्ते सोमनाथाची पुन्हा 
प्राणप्रतिष्ठा झाली व पुन्हा भव्य मंदिर बांधण्यात आले. 


कालिदासाची क्षिप्रा : 


तेथन प्रभास क्षेत्र की जेथून श्रीक्रष्ण निजधामास गेले. 
भिल्लाने मारलेला बाण श्रीकृष्णाच्या पायाला चुकून लागला, ते 


मंदिर करून जनागडला श्रींसंत नरसिंह मेहता यांच्या क्षेत्रात आलो. 


जवळचा गिरनार पर्वेत, तेथील कड्यांची पडझड झाल्याने जाता 


आले नाही. 


यानंतर डाकोरला जाऊन यात्रा पुढे चाळू झाली आणि 
गुजरात हृद्द संपली. मध्यप्रदेश राज्याचा भाग सुरु झाला. इंदूरमार्गे 
मोटकका येथील जागृत ज्योतिलिंग नर्मदेच्या तीरावर श्री 
ओंकारेदवर येथे जाऊन ज्योतिलिंगाची पूजा करून परत आलो 
आणि उज्जैनी गाठली. तेथे क्षिप्रा नदीत स्नान आणि ज्योतिलिंग 


श्री महाकालेश्‍वर याची पूजा, भजन केले. 


(२२) 


कालिदासाने -मेघदरतात वर्णन केलेले बलाक किंवा वगळ्यांचे 
थवे, 'क्षिप्रेच्या दुथडी बागा, मोर “आजहि पाहावयास मिळत. 
फरक> इतक्काच की «थवे 7रोडावले) 1बागा सुकल्या आणि मोर कृश 
आणि संख्येने कमी झाले होते. 


१० दिवसांत २१०० मेल प्रवास : 


पुढे जाताना चंबळ 
खोर मानसिंग आणि त्याचे 
असल्याने गुणा या गावी ते. 


खोऱ्यातून रात्रीची वाट होती. दरोडे- 
साथीदार यांच्या वाटमारीची भीति 
थे रस्त्यावरच सर्वानी मुक्काम केला. 
डे अधिक झाल्याने गाढ . झोप आली आणि 
“ पुढे आग्रा येथे आलो. यावेळी 


किवा २१०० मेल झाला होता. आग्यांचा ताजमहल, नंतर दिल्ली 
कुतुवमिनार, मथु-ामागे गोकुळ आटपुन वृंदावन यमुनेतील स्नान 

द्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र ही तोथ गाठली आणि चंदीगडमार्गे 
* छागल्या. वाटेत भाक्रा-नानगल 


उढच्या कार्यक्रमात 
" पाहाण्यासाठी "संव मडळ 
रंगांच्या काचेच्या जाड 
मढविले आहे 


इंदोर येथील जनांचे कांच मंदीर 
उतरलळो.5नव्या “वैशा एवढ्या वेगवेगळ्या 
घुकड्यानी 'हे सारे मंदिर आकर्षक पद्धतीने 
चारहि बाजूंच्या भिती, : कोनाडे, कमानी इतकेच 
हीसुद्धा काचेने मढविलेली आहेत. 
री. बाहेर पडवी, आत 


" हॉल, आत ते किती किती लांबे होते कोणास ठावूक ? मंदिर 
पाहून लगेच निघायचे अश्या. सूचना आगाऊ दिल्या असल्यामुळे 
बहुतेकांनी मंदिराचा पुढचा भाग बघितला व बाहेर शिंग फुंकताच 
मोटारीत येऊन बसलो, गांड्या निघाल्या. 


एक वारकरी मागे राहिला: 


मयासुराच्या नगरीत देवांचे भान हरपले, त्याप्रमाणे .. काच 
_ मंदिरात आतील बाजूचा भाग पाहाण्यास एक वारकरी गेला . होता. 
त्याला परतण्याचे ध्यान राहिल नाही आणि तो आत राहिल्याचे आम्हा 
कोणाच्या ध्यानांत आले नाही. इंदोरहून पुढे आम्ही उज्जेनीला आलो, 
तो तेंथे आमचा ड्रायव्हर लक्ष्मीनारायग याची आई व आमचा इंदोरला 
' चुकलेला वारकरी यांची गाठ पडली. काचमंदिराजवळ चुकामुक 
झाल्यावर तो वारकरी तेथे उभा होता. आमचा ड्रायव्हर इंदोरचाच. 
त्याची आई तेथे योगायोगाने आली होती. तिने त्याची चोकशी केली, 
त्याला. घरी नेले, जेवणखाण घातले आणि उज्जेनीला आणून आमच्या 
स्वाधीन केले आणि आमच्यातला चुकलेला वारकरी परत आला 
म्हणून आम्हाला आनंद झाला. 


सात ज्योतिर्लिंग दानाचा लाभ : 


नामदेव जयंतीसाठी पंजावकडे जाताना आणि परत येताना 
केलेल्या या तीर्थाटनात ज्योतिलिंगाचे दशन हा एक भाग प्रमुख होता. 
भारतात एकूग बारा ज्योतििंगे आहेत. एक त्र्यंबकेश्‍वर, दुसरे विश्वेश्‍वर 
' ( काशो ), तिसरे महांकाळेश्‍वर ( उज्जेनी म. प्रदेश ), चवथे सोरटी 
' सोमनाथ ( सौराष्ट्र ), पांचवे नांगनाथ ( ओडे मराठवाडा), सातवे 
ओंकारेश्वर ( नर्मदा तीरावर ) या सात ज्योतिलिंगाचे दर्शन या यात्रेत 


(२४) 


घेता आले. (९१) घृणेश्‍वर ( वेरूळ-मराठवाडा ), (२) भीमाक्यंकर 
( भीमा नदीच्या उगमस्थानी ), (३) रामेश्‍वर ( दक्षिण भारत ), 
(४) नागार्जुन ( मल्लिकार्जुन गावी ), (५) केदारेश्वर ही पाच 


ज्योतिलिंगे अजून राहिली आहेत. परमेश्वराने संधी दिल्यास तीही 
करण्याची उमेद आहे. 


प्राचीन काळी शिवभक्तांनी ज्योतिलिंगांची स्थापना ठिकठिकाणीं 
केली ती हों १२ ज्योतिलिंगे होत. यापैकी ओंकारेश्‍इवर हे नमदा तीरावर 


मध्य प्रदेशात नेमाड जिल्ह्यात उंच डोंगरावर आहे. दोन उंच 
टेकड्यांमधून नर्मदा नदीने येथे मुसंडी मारली आहे. साबणाचा बार 
सुरीने कापला म्हणजे भितीप्रमाणे तो सरळ कापला जातो, तसेच 


नमंदेच्या प्रवाहाच्या जोराने डोंगर दोन्ही बाजला कापून जणू भिंत 


दारकेत ते ऐश्वर्य तर 
श्रीकृष्ण मंदिरात तेथे दिवासुद्धा 
चांगली व्यवस्था होती. 


र गोकुळात श्रीकृष्णाची अनावस्था दिसली. 
'उडा नव्हता. पण मथुरा, वृंदावन येथे 


होती 1 शहोत हजापत्याकडे साते असतात, तसे तिकडे कासवे 
स्नान करण्यास त्यांचा उपद्रव ट्‌ 
पाय कासवाच्या पाठीवर पडन होत नाही, पण नदीत ठेवलेला 


(२५) 


दिल्लीला लाल किल्ल्यासमोरील उघड्या पटांगणात आमचा 
मुक्काम होता. सकाळीं नदीत सर्वानी स्नान केले. महात्माजी आणि 
लालबहादूर शास्त्री यांच्या समाधींचे दंन घेतले. बिर्ला मंदिरातील 
सर्वे भाग पाहताना हीच का पांडवांची जागा, असे आमच्या बरोबरच्या 
काही खेडूत महिला विचारत होत्या. 


चव्हाणांची भेट : 


दिडी दिल्लींत पोहोचली. अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना 
वारकरी भेटले. दिडीप्रमुखांचे वडील सोपानकाका देहूकर 
थी. यशवंतराव यांना श्रीकळ देत असताना. 


"३७५२ 9 ६] >ओ2, 21५७ , 8 > 2 
15122 २1२1२२४) "पटे 1५1: >७115 १9 192) 23५०13 121६) 122९102 12128 
२७ 4८५२] 41232) >21122102 1104112 [:112 10121: ९12२०० [पुड (न एन य 


(२६) 


(२७) 


प यशवंतराव चन्हाण यांनी आमच्या या दिंडीच्या उपक्रमाबद्दल 
ष आस्था दाखविली. त्यांच्या बंगल्यावर आम्ही सर्वच वारकरी गेलो. 
यशवंतराव यांनीं  दिडीची आस्थेने चौकशी केली. दिंडीत. सकाळ'चा 
बातमीदार पाहताच त्यांना मोठे आश्‍चर्य वाटले? मिरजेला ब्रॉडंगेजचे - 
निशा करून आल्याचीं माहिती त्यांनीं सांगितली. पंजॉबमंधींल घुमान 
येथे नामदेव * जयंतीच्या सोहळयाला खुद्द आपण येणार होतो; परंतु ऐन 
ह यत्या ' गर्दीने शक्य झाले नांही, असे ते म्हणाले. परंतु आपल्या 
सेक्रेटरीला बोळाविळे आणि 'बृमान गांव असलेल्या बेहरामपूरला 
जिल्हयाच्या कॅलेक्टरना फोन “करून आमच्या दिडीला'त्यांनी जरूर तीं 


मदत देण्याची सूचना देण्यास आमच्या समक्ष सांगितले. 


कलेक्टरला निरोप पोहोचला का नाहीं, हे आम्हाला कळले नाहीं. 


परंतु राजालाही मागे पाडील असे आतिथ्य करावयाला वारकरी 


भगवद्भकत आणि धर्मप्रिय जनता उदारहस्ते ठिकठिकाणी उभी 


होती, त्यांचा मांत्र अनुभव आला- यशवंतराव चव्हाण हे देवराष्टे 
गांवचे, जवळेंच मोहिंत्याचे वडगाव हे गांव आहे. या गावची एक 
म्हातारी आमच्या दिंडीतून 'ऐंकंटीच आली होती. यशवंतराव 
चव्हाण लहान होते तेव्हां आपण त्याना खेळविले आहे, असे ती 
म्हणत होती. चव्हाणसाहेबाना हे सांगून त्या म्हातारीची गाठ 
घातली. त्यांती तिला नमस्कार केला, तिची विचारपूस केली. 


(२८) 
भारतीय आदर्झांची प्रचीते : 


नामदेव दिडीच्या तिसऱ्या बातमीपत्रात यशवंतरावजींच्या 
- भेटींचा प्रसंग वाचून फार आनंद वाटला. आपणाला लहानपणी 
सांभाळणारी एक म्हातारी या दिडीत आहे हे कळताच, यशवंतरावांनी 
तिला. आदरपूर्वक नमस्कार केला. पोकळ मोठेपणाने दुरूनच 
विचारपूस करून त्यांनी सोडून दिले नाही. वडींलकीचा मान 
ठेवण्याची भारतीय संस्कृति त्यांच्या अंगी दिसून आली. आजच्या 


नट-नटी छाप त१र्ण-तरुणीपुढी अशी आद्ल॑ उदाहरणे आवड्य 
यावयास हवीत. 


बी. ए. तळेंगावकर पुणे. 
वाचक हृदयात साठवून ठेवील : 


देशाची दुसरी बाजू म्हणजे धर्मोन्नति आणि श्रद्धा. त्यासाठी 
'सकाळ'कारांचे नेहमीच काही ना काही उपक्रम चालू असतात. त्यांपकीच 
पंढरपुर ते घुमान (पंजाब) ' या पाच हजार मेल यात्रेचे दिलेले प्रवास 
वर्णन वाचक आपल्या हृदयात साठवून ठेवील. देश 


इथून तिथून सारा 
एक, ही भावना अश्या ळिखाणानेच रुजू लागेल. 


पी. एल. कांबळे, घोरपडी, पुणे. 


७॥८ ९८ 


तुकडोजीमहाराजांची आकर्षक समाधी 


या यात्रेत दिल्लीला महात्माजी, लाल बहाढुर शास्त्री आणि 
अमरावतीजवळ गुरुकुंज येथे संत तुकडोजी महाराज अशा अलीकडच्या 
तीन थोर पुरुषांच्या समाध्या बघावयास मिळाल्या. तिन्ही ठिकाणी 
स्वच्छता, टापटीप, बागबगींचा व्यवस्था नमुनेदार होती. महात्माजी 
आणि लाल बहादुर शास्त्री यांची समाधी-स्थाने काळ्या संगमरवरी 
चौथर्‍यांची आहेत. पण तुकडोजी महाराजांची समाधि वेगळया 


प्रकारची आहे. 


तेथे एक होद आहे. त्या होदात एक नाव आहे. नावेवर समाधि 
आहे आणि या समाधीवर शेषशाई भगवान फडा पसड्न सावली देत 
आहे, असे सूचित करणारा सारा भाग सिमेट काँक्रीटचा केला आहे. 
होदही सिमेंटचा, नावही सिमेंटची व शेषशाईहि सिमेंटचा आहे असे हे 
चित्र. भव-नदी पार पाडण्यासाठी नौकेतून महाराज जात आहेत, 


असे सुचविले आहे. 


(३०) 


उत्तरेकडील मंदिरात, नेहमी दशन घडत नसते. गाभार्‍याच्या 
दारावर पडदा सोडलेला असतो. दकश्ंनउत्सुक भक्तांची गर्दी बाहेर 
झालेली असते. ठराविक वेळी पडदा उघडतात आणि मग दशन घेतात. 
सामान्यपणाने देवाच्या दरशंनाकडे माणसे धाव घेत असता पुढे हात 
पसरणाऱ्या पंड्यांचा त्रास जाणवतो. 


देश्याच्या प्रगतीचे प्रतिक - भात्रका नानगळचे प्रचंड धरण 


भाक्रा-नानगल धरण देक्याच्या प्रगतीचे प्रतीक आहे, असे पंडित 


नेहरू म्हणत त्याचा प्रत्यय भाक्रा-नानगळ धरण पाहून झाल्यावर आला. 


काँक्रीटचा बंधारा आहे. दिव्लोला 
त्याच्या तिप्पट उंची या 


बांधायला १५ वर्षे (१९५८ ते १९६३) 


५ छागली. तेरा हञजार कामगार 
आणि तीनशे इंजिनीयर्स रात्रंदिवस काम 


करीत असत. 


यावरून हे काम 
क्रोंटसाठी १ लाख टन लोखंड 
वापरले अनी माहिती मिळाली. 


(३१) 


६५ लारव एकर जमीनीला पाणी : 


असे हे भाक्रा-नानगल धरण झाल्यामुळे पंजाब, हरियाना आणि 
राजस्थान या तीन राज्यातील ६५ लाख एकर जमिनीला पाणीपुरवठा 
होत आहे. त्यासाठी काढलेल्या कालव्याचीं लांबीच ५ हजार कि. मी. 
आहे. रस्त्यातून जाताना रस्त्याच्या बरोबरीने या कालव्याचे पाट वाहत 
होते. भाक्रा धरणामुळे उ. हिंदुस्थानातल्या शेतीत आणि उद्योगधंद्यात 
मोठी क्रांती झालेली आहे. दरवर्षी दोनशे कोटी रुपयाचे जादा अथ्न-घान्य 
म्हणजे ८.५ लाख टन जादा त्या भागात दरसाल होऊ लागल्याचे तेथील 
अधिकारी सांगत होते. एवढेच नव्हे तर कापसाच्या जादा ६ लाच गाठी, 
ऊस जादा १५ लाख टन, जवस, शेंगदाणा वगैरे ३६ हजार टन असे 


उत्पादन त्या भागात वाढले आहे. 


२३0 कोटी झुपये खर्च : 


एवढ्या या अभूतपूर्व योजनेसाठी दोनशे तीस कोटि रुपये खर्चे 
झाले. दोन पावर प्लॅल्टस येथे सुरू केली आहेत. त्यातून पंजाब, हरियाना, 
राजस्थान, . दिल्ली, जम्मू, काइमीर आणि हिमाचलप्रदेश अश्या 


राज्याना वीजपुरवठा होत आहे. 
हिमाळयाने दिलेली संपत्ती : 

सतलज नदीवरचे हे धरण तयार झाल्यामुळे ईश्‍वराने था नदीच्या 
रूपाने तेथे हिमालयातून येणार्‍या जलसंपत्तीचा अधिकाधिक उपयोग 
आपल्या लोकांच्या सुखासाठी होऊ लागला आहे. धरण असे बांधले 


आहे की ते ५०० वर्षे खात्रीने टिकू शकेल, असे तज्ज्ञाचे मत आहे. 
जगात एवढे उंच काँक्रीट धरण अन्य कुठे नाही. असे हे धरण त्या भागात 


(३२) 


झाले आणि बारा महिने क्षेतातून पिके निघू लागळी, समृद्ध झाली. 
अह्या समृद्ध भागातून आमचा हा प्रवास चालला होता. 


पंजाबची समृद्धी : 


__ . पुढच्या कार्यक्रमात चंदिगड येथून जाताना दोन 
शेते झाडीमधून चाललेली गव्हाची मळणी आणि पुरेसे 
बाहेर मळणी, तर त्याच वेळी शेतात पेरणी असे दृश्य 
भाक्रा नानगळ धरणामुळे या भागात तीन पिके काढत 
भागातुन अमृतसरला गेल्यावर तेथे शेतात जसा 
शहूरात सधन व्यापारी, अब्वल दर्जाची 
सुखी जीवनाचा नमुना वाटला. शेतात 
उत्तादन जास्त आणि पंजाबभागातले 
असल्यामुळे त्याच्या पगाराचा पैसा अश 
ओसंडत असल्याचे चित्र जाणवले, 


ही बाजूला हिरवी 
पाणी असल्यामुळे 
पाहावयास मिळाले. 
1त. अश्या समृद्ध 


1 तिन्ही बाजूनी तेथे संपत्ती 


अमृतसरचे सुवर्ण मंदिर : 


चंदीगड, जालंदर करून आम्ही अमृतसरल 


1 आलो. तिकडे भाषा 
पंनाबी. अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरातील तलावा 


(३३) 


६ & नामदेवकी घुमानी ११ 


पंजाबमधील घुमान येथील 
मंदिराचे आतील बाजूस ना 


संत नामदेव मंदिराचा पुढचा भाग. 


मदेव महाराजांचे स्मारक आहे. 


(३४) प 


नामदेवाच्या पायांपाझी : 


घुमान येथील नामदेव मंदिराचे सभागृह. 
नामसंको्तन यात्रा पंजावचा समृद्ध प्रदेश पाहूनच येथे पोचडो. 


भालदार चोपदार सज्ज झाले, 'शिंगाड्याने 


शिंग फुंकले 
सारा गावच दिडीकडे लोटला 


पुमानी गावच्या वेशीवाहेर गाड्या थांबल्या. सारे वारकरी 
खाली उतरले. टपावरील पत 


कांच्या काठया 
पताका जोडल्या, दोन उंच जर्र 


खाली काढून त्यांना 
रीपटके फडकविण्या 


त आले. लाल डगले 
दार चोपदार सज्ज झाले. 


(३५) 


१ की ह. आला होता. त्याने शिंग फुंकले व ललकारी 
द ॥ करून वारकरी उभे होते. मागील बाजूला महिला 
ज होत्या. प्रत्येकाच्या हातात टाळ आणि खांद्यावर 

क भी सारा संव तयार झाला. दिंडीचे प्रमुख श्री. ज्ञानेश्‍वर माऊली 
हाराज यांनी आपले पिताजी सोपानकाका यांच्या पायावर 

मस्तक ठेवले आणि 'पुंडलीक वरदा हरी विठ्ठल' चा जयघोष करून 


ललक 1. 
]री झोडली आणि 'ज्ञानबा तुकाराम'चा गजर एका सुरात होऊ 


ठं 02: द्ड 
लागला. वारकऱ्यांची पावले तालानुसार पडू लागली आणि दिंडीचे 


पाऊल पुढे पडले. 


नामदेवांचे पंजाबातील स्वरूप 


हे होत असताना जवळपासच्या घरातील लहान-लहान मुले, 


ब्रायक्रा दारात येऊन पाहू लागल्या. गांवातून एकामागून एक लोक येऊ 
लागले आणि थोड्याच वेळात तो भाग माणसानी फुलून गेला. नामदेव 
मंदिराचे शिखर या वेळी दिसत होते. त्याच्या पुढचा भागहि दृष्टीपथात 
होता. अशा स्थितीत ' तुम्हारा चौधरी कौन है?' अशी एका शिखानीं 


७०८०८८९०८८ ०-१ 


येथे नामदेव मंदिराच्या आवारा 
फुकीत मध्ये उभा आहे. डाव्या 


अव्या बाजूस काही स्थानिक पंजाबी माणसे दिसत आहेत. 


2. & म 


त भजन चालू आहे. 
बाजूस मराठीं माणसे 


(३७) 


चोकशी केली. ज्ञानेश्‍वर माऊलींची भेट त्याना करून दिली, या सुमारास 
आमची दिडी नामदेव मंदिराच्या महाद्वाराजवळ आली. 


महाद्वारात स्वागत : 


नामदेवाचे कुणी भक्‍त आले आहेत. हे मंदिर चालकांनी 
ओळखले आणि त्यांनी ज्ञानेश्‍वर माऊली आणि त्यांचे वडील सोपानकाका 
यांच्या गळयात हार घालून महाद्वारात स्वागत केले. दिंडी मंदिरात 
गेलीं. मंदिराच्या प्रशस्त पटांगणात पुन्हा जयघोष करीत त्या 
संतशिरोमणी नामदेव महाराजांच्या स्मारकाचे दर्शन झाले. 


मंदिराची रचना : 

“नामदेव को घुमानी' असा उल्लख या भागात केला जातो. अशा 
या घमान गांवालगत हुं प्रशस्त नामदेव मंदिर आहे. नामदेव मंदिर अशी 
देवनागरी लिपीतील संगमरवरी शिळा आहे. प्रवेशद्वाराच्या बाहेरील 
बाजस उजव्या बाजूला पुरुषाचे व आतील बाजूस महिलांचे स्नानगृह आहें 
महाद्वारातून आत गेल्यावर उजव्या बाजला एक विहीर आहें. त्या 
विहिरीवर रहाट बसविला आहे. एका छोट्याशा होदात पाणी साठविले 
आहे. मंदिरात जाताना या होदातील पाण्याने प्रथम पाय धुवून मंदिरात 


जावयाचे, अशी येथील प्रथा आह 


विहीरीजवळ एक भोजनगृह आहे. आणि त्याला लागून मोठी 


पडवी आहे. तेथे जेवणार्च, व्यवस्था आहें. 


मंदिरात गेल्यावर सारे अंगण संगमरवरी फरशीने व्यापलेले 
दिसते त्याला जोडून श्री नामदेवरायाचे पूर्व-मुखी मंदिर आहे. या 


(३८) 


मंदिरात 'बाबा नामदेव की समाधि' असे ज्याला म्हणतात, ते संगमरवरी 
कट्याचे स्थान आहें. 


नामदेवरायांचे स्मरण : 


नामदेवरायाची समाधि पंढरपूरला महाद्वाराची पहिली पायरी 
हीच होय, हों गोष्ट संशोधकानी स्पष्ट केली असली तरी, 
नामदेवरायाच्या नावाने या मंदिरात हा सहा फूट उंचीचा कट्टा 
त्याच्यावर पितळी पत्र्यावर नामदेवरायाचे कोरलेले चित्र आणि या 


दोन्हींवर मिळून सुरेख मेघडंबरी हे चित्र समाधि असो वा नसो, 
नामदेवरायाचे स्मरण करून देणारे आहे हे खास ! 


म्हणू, नामदेव मंदिरातच नामदेव महाराज 
या पलंगाच्या पायथ्याशी भाविक भक्‍त नतमस्तक 


त्याला आपण स्मारक 
झोपत तो पलंग आहे. 
होतात. 


७ 


नामदेवांच्या जीवनातील चार घटना 


दोन्ही बाजूस नामदेवरायांच्या जीवनातील चार घटना चित्रित 
केल्या आहेत. नामदेवरायाच्या स्मारकाच्या कट्ट्यावर थोडा उंचवटा 


वस्त्र घातलेले असते. त्यांच्या चित्राच्या बाजूला 


आहे. त्यावर उंची 
मेलेलीं गाय नामदेवरायांनी बादशहासमोर जिवंत केल्याचे चित्र आहे. 


दुसर्‍या चित्रात गाई चारण्यासाठी नामदेवराय जंगलात गेले असता 


प्रत्यक्ष परमेश्वराने वाघाचे ख्पानें दर्षन दिले, असा भाग आहे. तिसर्‍या 
देवानी पिऊन टाकल्याची घटना 


चित्रात नामदेवाच्या भांड्यातील दूध 
चित्रित केली आहे आणि चवथे चित्र परिसाचा मणी नामदेवरायांनी 
पाण्यातून काढून दाखवला असा भाग आहे. 


घेताना डोळे. भरून आले. मराठी नामदेव 


हे सारे दशन धे 
पंजाबात येऊन परमार्थाचा प्रचार करीत करीत याच ठिकाणी 


विसावा घेत असल्याचा भास झाला. 


(४०) 


स्मारकाचा अष्टकोनी कटा : 


नामदेव स्मारकाचा हा कट्टा अष्टकोनी आहे. तळ जमीन 
पांढऱ्या संगमरवरी दगडांनी बांधून काढली आहे. या समाधीच्या 


वरील उभ्या पत्र्यावर नामदेवरायांचे चित्र कोरले आहे. हे चित्र 
आपल्या नामदेवरायांच्या चित्रापेक्षा अगदी वेगळे आहे. डोक्यावर 
केसाचा जुडा, घोळदार दाढी, डोळे अर्धवट मिटलेले, शांत आणि गंभीर 
असे हे नामदेवरायांचे चित्र तेथे आहे. गळ्यात. तुळशीची माळ, अंगावर 
जानवे. कंबरेला करगोट्याला गुंडाळलेली लंगोटी, अंगावर ओढळेली 


कांबळी असे मांडी घालून वसलेले हे ध्यान ह्या पितळी पत्र्यावर 
कोरले आहे. 


घुमान येथील नामदेव मंदिरातील संत नामदेवांचा पलंग 


यात्रिक या पलंगाचेहि भक्तीभावाने दर्शन घेतात. 


(४१) 


पंचामृत अभिषेकाचा आनंद : 


याच स्मारकावर आम्ही पुढे पंचामृताचा अभिषेक केला. 
पंचामृत घालताना समाधीवरून आम्ही हात फिरवू ळागलो त्यावेळी 
आम्ही त्यांचे हातपाय चोळत आहोत कौ काय असे वाटू लागले. गरम 
पाण्याने ही समाधि धुऊन काढली. टॉवेलने पुसून तींवर महावस्त्र 
घातले, फुले घातली, आरती केली. मंदिराचा पुजारी सांगत होता 
की हीं समाधि बांधल्यापासून पंचामृताचा हा पहिलाच अभिषेक होय. 
तिकडे ओल्या फडक्यानी पुसून वस्त्र चढविण्याची पद्धत आहे. पंचामृताचा 
अभिषेक हा प्रकारच त्यांना नवीन. आमची भावना म्हणून तो आम्ही 
केला. मंदिराच्या चालकानाही त्याचा आनंद झाला. 


रणजीत सिंगापासून ग्रंथसाहेब : 


नामदेव मंदिराला लागूनच त्यांचे शिष्य बोहरदास यांचे मंदिर 
आहे. नामदेव मंदिराच्या समोरील आवारात मध्यभागी तुळशी-वृंदावन 
आहे. डाव्या बाजूला अंगणातच लहान घुमटी आहेत. त्या भक्‍त 
बोहरदास यांच्या वंशातील प्रमुख व्यक्तींच्या असल्याचे सांगण्यात आले- 
एका कोपर्‍यात शिवालय, ते मात्र ओबडधोबड. शिवालयाला लागूनच 


नामदेव मंदिराच्या अगदी समोर सभामंडप आहे. राजा 'रणजितसिगांच्या 


कारकीर्दीपासून येथे ग्रंथसाहेबाचे वाचन सुरू झाले, अशी माहिती 
च राधा-कृष्णाचें मंदिर आहे. 


तेथील लोक सांगत होते. सभा मंडपात र 
पूर्वी विठ्ठल रखमाईच्या मूति होत्या असे सांगतात नामदेवांचे शिष्य बाबा 
अलिकडे त्या मूति भंगल्यावर 


बोहरदास, ते त्यांची नेहमी पजा करीत, 
राधाकृष्णाच्या मूति स्थापण्यात आल्या. 


(४३) 
पायऱ्या बादठाहाने बांधल्या : 


नामदेव मंदिराच्या मागिल बाजूला एक तळे आहे. त्याच्या 
चारी बाजूंना पायर्‍या आहेत. या तळ्याला नामींयाना असे म्हणतात. 
पंजाबचे महाराणा रणजीतसिह यांच्या सासूबाई श्रीमतीं सदाकोर 
यांनी या तलावाची दुरुस्ती केली अशी माहिती उपलब्ध आहे. तळ्याच्या 
एका बाजूच्या पायर्‍या दिल्लींचा सुलतान अलम शहा याने इ. स. १४४६ 
मध्ये बांधल्या. दुसरी बाजू दिवाण चंद्रूळाल नांवाच्या भक्‍तानी बांधलीं 
बाकीच्या दोन बाजू बोहरदासच्या पुढील वंशजानी बांधल्या. 


नामदेवांच्या तपाची जागा : 


नामदेवरायांच्या मंदिरापासून एक फर्लांगावर नामदेवराय 
तप करीत बसत, ती जागा आहे. त्याला तपियाना म्हणतात. बागंसारखं 
येथे सुरेख आवार आहे. तळघरांत नामदेवरायाची तप करण्याची जागा 


दाखवितात आणि त्याला लागून एक मोठा बांधीव होद, समोर ग्रंथ 


वाचनासाठी एक मोठा हॉल अक्या या परिसरात हिरवी झ्ाडीं, रम्य 


वातावरण यामुळे येथे थोडा अधिक वेळ बसावे असे वाटते. 
नामदेवरायांच्या या दोन्ही स्थानासभोवतीं 
हिरवीगार उंच झाडे, लगतवी सुरेख बागायती शेतीं यातून अ, महिने 
वाहाणारे पाट हें सर्वच वातावरण मनाला प्रसन्नता देश 7 
भी प्रेथे आहें. ₹ 
महाराष्ट्रात श्री क्षेत्र औदुंबर येथे उ मोठा वटवृक्ष आहू 


् > 
रं पे क्षेत्रघमानमध्ये 
शोतळ छायेत यात्रिकाला आराम वाटतो. पंजाबमध्ये क्षत्रदु 
ने ठार्य 
असे ज्ञीतळ छाया देणारे अनेक वृक्ष 


हीठायी यात्रीकाच्या 
त्य़ा 3 केले असा विचार 
स्वागतासाठी नामदेवरायानीच जणु त्याना उभ 
मनात सहज डोकावून गेला. 


घुमानमधल्या 


(४४) 
वारकऱ्यांच्या टाळांचे कौतुक र 


: नामदेवरायांच्या मंदिराच्या उंच घुमटावर चढून पाह्ता काही 
ज्ञाडांची उंची एवढ्या शिखराएवढी असल्याचे आम्हाला आढळून आले. 
असे नामदेवरायांचे पंजाबमधील स्थान बटाला तालुक्‍यात घुमान म्हणून 
प्रसिद्ध झाले आहे. या ठिक्राणी आम्ही मोटारीतून आलो, ते पाहून 
वाटेतील गावातून काही माणसे घुमानला 


ला आली होती. त्यापैकी रजेवर 
आलेला मिलिटरीतील एक कॅप्टन होता. वारकर्‍यांच्या हातातींल टाळ 
हातात धेऊन त्याने पाहिले, वाजविले. मराठी माणसाचे टाळ पंजाबी 


माणूस वाजवीत होता. कारण दोन्हीमध्येहि नामदेव सुप्तरूपाने होता. 
भावना हेलावणारा एक प्रसंग : 


क प्रसंग घुमान येथे घडला. 


छू महंत बाबा पुरनदासजी 
हैकर महाराजांना बोलावले. मी त्यांच्या बरोबरच 


भव्य तु 
दीव घुमान (१ एव, 


पंजाबमधील घुमानच्या नामदेव मंदिरात नामदेव दरबार मित तार 
पितापुत्रांना मानपत्र दिले. त्या उर्दू मानपत्राचा मराठी अनुवाद ' सकाळ चे 
वार्ताहर श्री. जि. स. बागलकोटे वाचून दाखवीत आहेत. य य मिमदेत 
मिटीचे सेक्रेटरी बाबागुरु हरमसिंग बसे असून त्यांच्या मागे 
ज्ञानेश्‍वर माऊली व उजव्या बाजूस सोपानकाका बहर नसे वत, 


(४६) 


यांची सांगड पुन्हा घालणारा असा हा उपक्रप करणारे नामदेव- 
रायानंतरचे तुम्हीच थोर संत असे म्हणत असता त्यांचे डोळे भरून 
आले. महाराजांचे पाय त्याने घट्ट धरले, अशी श्रद्धा या क्षेत्रात आढळली. 


ज्ञानदीप लावू जगी : 


घुमानचा नामदेव जयंतीच्या कार्यक्रमात नामदेव दरबार कमिटीने 
आमची जेवणा-खाण्याची आणि चहापाण्याची सोय केली होती. रोज 
एक पक्वान्नाचा बेत होता. नामीयाना या दुसर्‍या मंदिराच्या चालकाने 
त्यातून एक वेळ वारकऱ्यांना बोलावून मेजवानी दिली. शेवटच्या दिवशीं 
वारकरी दिडीने महाप्रसांद केला. आरतीनंतर नामदेव दरबार कमेटीने 


देहकर पिता-पुत्रांना देवस्थानतर्फ आहेर दिला. मराठी दिंडी पंजाबात 


आणणारे पहिले वारकरी म्हणून त्यांनी ज्ञानेश्‍वर माऊळीस मानपत्र देऊन 
सत्कार केला. 


ग्राम प्रदक्षिणेच्यावेळी दिडीत हजारो लोक सामील झाले. 


प्रदक्षिणा संपल्यावर आम्ही मोटारीत बसलो आणि घुमान सोडले. 
त्यावेळी निरोप देण्यासाठी जमलेल्या हजारो लोकांच्या डोळ्यातून 
अश्वूधारा वाहु लागल्या. गाडी 


र न: सुटण्याच्या ऐनवेळी तेथील महिलांचे 
हुंदके उत्कटते जाणवू लागले. त्याचवेळी ताया प कळ 
हेलावले. घुमानच्या लोकांची भाषा पं 


नॅदीप लांवू जगी! 
ठसा मनावर उठवीत 


“२ 


हृषिकेठा येथे जावे व्या ठिकाणी देऊळ दिसते 


रवक्ना या गावी रात्रीं थोडा मुक्काम होता. रप्त्यावर 
गाडीवाला उभा होता. त्याच्याकडे पाणी-पुरी घेतली. पहाटे पाचला 
हरीद्वार येथे आलो. गंगामाता हिमालयाचे कडेकपारी ओलांडीत 
पठारावर प्रत्यक्ष जिथे उतरते: ते? हे? हरिद्वार. तेथूजतर 'लकषमप्रा सुळा 
ओलांडून हृषिकेश गाठले मंदिराचे हे गाव नव्हे क्षेत्र असे हृषिकेशचे 


स्वरूप आहे. दुकाने वगळली की जेथे जावे तिथे देवळे असे 


हिमालयाच्या कुशीत बसलेले हृषिकेश. हरिद्दारपासून चौदा मेलावर. 
चारीधामाच्या यात्रेचा प्रारंभ येथूनच. काळीकमळीवाला बाबांचे कार्याचे 


हे प्रधान केंद्र आहे. हिमालयाच्या यात्रेतील अति कष्ट त्यांनी अनुभवले. 


असे कष्ट पुढच्या यात्रेकरूंना जाणवू नयेत, म्हणून चारीधामाच्या 


मार्गावर त्यांनी जागोजागी धर्मशाळा बांधल्या. इतकेच नव्हे. तर, 


शिधापाण्य़ाची, अंथरूण-पांघरूणाचीहि सोय केली. हे कर्मयोगी स्वामी 


विश्षुद्धानंद, त्यांनी १८९७ मध्ये समाधि घेतली. हृषिकिशमध्ये ८५ 
धर्मशाळा, ५७ सदावत, ५० पाणपोया आहेत. ओषध-उपचाराची 


(४८) 


१० केंद्रे आहेत. अश्या संस्था तेथील स्वर्गाश्रम या संस्थेतफे चालतात. 


गीता भवनात गीता आणि तुलसी रामायण यांच्या कथा चित्रित 
केल्या आहेत. 


विठ्ठलाश्रम ही संस्था वसंतराव चिटणीस या मराठी साधकांनी 
सुरू केली आहे. लक्ष्मण झुल्यावरून गंगा नदीपार झाल्यावर तेथे 
निरनिराळी लहान मोठीं मंदिरे आढळतात. 


ब्रज घाटावर साऱ्याच धर्मशाळा: 


यानंतरच्या कायंक्रमात हरिद्वार, तेथे गंगा स्नान करताना 


पाण्याला ओढ फार, म्हणून घाटाला बांधलेल्या साखळ्या धरून आंघोळ 
करावी लागते. हरिद्वारळा तेथील रामघाटावरील राधाकृष्ण मंदिरात 
आमचे जेवण 


झाले. पुण्याचे महामहोपाध्याय दत्तोपंत पोतदार 
यांच्यापकी रामकृष्ण गणपत पोतदार यांनी तेथे आमची सोय केली. 


गयच्या वाटेवर शहाबाद जिल्ह्यातील सासाराम गाव लागले. 
भामच्या गाड्या हृषिकेश, मिरत, ह्सनपूर करीत 
गडमुक्‍्तेदवरच्या व्रज घाटावर आम्ही गंगे ! 


स्नान केले. व्रज घाटावर 
"४० धमशाळा, वेदांत मंदिर, असे हे नवे धर्मक्षेत्र 
क र) वाढल्याने गेल्या ५० वर्षात निर्माण झाल्याचे तेथील 
वेदांत मंदिरांतील श्री सद्गुरु महाराज मह 


क आती त्मा श्री बुलाकेरामजी यांनी 
र यक वांतपण ध्यान, निरूपण, प्रवचन अक्शा 
1 हा नवा ब्रज घाट । तवे स्थान आहे. तेथन लखनौ 
दुढाणपुर, पाटवडा ( या ठिकाणी 
उटाच्या गाड्या लोक चालवितान 


(४९) 


हत्ती दिसले. तेथून शहाजानपुरला पेट्रोल पंपापुढील पटांगणात रात्री 
सर्वानी मुक्काम केला. 


(792 (२ -* धे 
धार्मिक कलह प्रथम येथे भेटला : 


पुढे लखनौ, बाराबंकी, फेझाबाद येथून अयोध्या गाठली. 
फैज्ञाबाद गावीं जनरल करिअप्पा यांचे नाव एका रस्त्याला दिले 
होते. येथून श्रीरामाचे स्थान-अयोध्या गाठली. रामजन्माची जागा 
आणि मक्षींद यातून तंटा निर्माण होऊन कोट - कचेरीं चालल्याचे 
तेथील पोलींस बंदोबस्तावरून समजले. खिडकीतुन ४० फूट अंतरावरून 
रामजन्माच्या जागेचे दशन घ्यावे लागले. राम राज्याभिषेकाची 
जागा, उंच टेकडीवरील हनुमानाचे मंदिर हे अयोध्येचे आकर्षेण आहे. 


ला यायला रात्री दोन वाजले. नदीच्या 


वाटेवर गांवाब्राहेर थोडी झाडीं होती. त्या झाडाखाली रात्री मुक्काम 
केळा. अलाहाबाद गाठले तेव्हा मोटारीने पांच-सहाळले किलोमीटर 


क्रिवा २८०० मैल प्रवास केल्याचे आढळले. 


तेथून निघून अलाहाबाद 


त्रिवेणी संगमात स्नान : 


या तीर्थयात्रेत केवळ तीथैक्षेत्रेच गाठावयाचीं असे योजलेले 
तर गावे पहात राहिलो असतो तर एक महिन्याच्या मुदतीत 
ळी नसती, हे धोरण पुढे असल्यामुळे आम्ही 
ळळे. अहमदाबादेत प्रवेश केला नाही. प्रत्यक्ष 
वेगी संगमात स्तात आणि धर्मकार्ये करून 


होते. इ 
उतरेकडोल सारी क्षेत्रे ज्ञा 
आकषण असूनहि सुरत वग 
प्रयागळा जाऊनहि तेथे ति 
अलाहाबादला न जाता पुढे निघालो. 


"०18 १७१ १६>1४ 1141112 121218) २४ 2)5 22[]व> ७ 
1212५2): 1151४पूा चे 1202212 २] 115110: 121211 191& 2>1521528 


(५१) 
गड्या बिहारकडे वळल्या : 


गोपीगंज, वाराणशी पूढे श्री क्षेत्र काशी गाठठे. काशीला 
गंगास्नान, विर्वेश्‍वर दर्शन संपवून आमच्या गाड्या बिहार राज्याकडे 
वळल्या. महाराष्ट्र सोडल्यापासून वाटेत कोठे केळी दिसत नव्हती. 
बिहारमधील पहिले गाव सासाराम, तेथे केळींच्या बागा प्रथमच 
आढळल्या. शाहाबाद जिल्ह्याचे सासाराम हे प्रमुख ठिकाण. तेथे 
शेरशहाची कबर आहे. सासारामहून जाताना सोग नंदीचे मोठेपात्र 
येथे अडीच-तीन मैल लांबींचा लांबलचक तूळ आहे. पुलाखाली नदीत 
वाळवंट, अद्या या मोठ्या पुलावरून पुढे गेल्यावर , वाटेत औरंगाबाद, 
शिवगंज ( ही गावे बिहारमधील ) लागली. पुढे बुद्धगयेचे क्षेत्र गया, 
लागले. गया ते जगन्नाथपुरी या वाटेला लागलो. गया ते पुरी हा मोठा 


टप्पा पार पाडण्याचे इराद्याने गाड्या चालू लागल्या. वाटेत गांधीजीनी 
राजेंद्रबाबूंना पहिले सत्याग्रही म्हणून पाठविले होते ते चंपारण्य 


गाव लागले. 
विष्णूपाद दर्ठान : 


गया क्षेत्रात फलगु नदी आहे. पण ती पूणे कोरडी आहे. 
झ्षगवान विष्णूचे दिळेवर उमटलेले एक पाऊल तेच हे 


या ठिकाणी "णी 
विष्णपाद.. त्यांचे दर्दन घ्यावयाचे असते. गयेला गेल्यावर तेथे 
र क्ेत्राचे महात्म्य. आपले शारीर 


पिडदान करावे, असे या न 
] गयासुराने विष्णूपाशी केली होती. त्याचे 


[च्या या पवित्र शरीरावर ब्रह्मदेवांनी यज्ञ 


पितृतपेण, 
पवित्र व्हावे अशी प्राथन 


शारीर पवित्र झाले. त्य र जु 
सुरू केला. गयासुर उठ लागला तेव्हा धर्मराजानी त्याच्या छातीवर 
शिला ठेवली तरी गयासुर उठू लागला. तेव्हा विष्णूने शिळेवर 

" आकृति तेथे आजहि दिसते. 


पाय ठेवले ते है विष्णूपद, शिळेवर पावलाच 


ज्या ठिकाणी भगवान बुद्धांनी तपरचयेने मुक्ति मिळविली 
त्या बुद्धयया येथील त्यांचे भव्य प्राचीन मंदिर 


(५३) 


*-//१॥५१५५-१५-”” > 
५५५२५९८४४१ ०४८" 


दशरथाला पिंडदान दिल्याचे पाहिले असून ... . - फलग नदी 


आणि पंडे दोघेही साक्ष देईनात म्हणून सितामाईनै त्यांना शाप दिला 
व तेव्हापासुन फलगू कोरडी पडली, पंड्यांचे दारिद्रचहि संपत नाही. 


नदी कोरडी, पंडयये भिकारी : 


अक्ी एक आख्यायिका आहे, की प्रभुराम पिंडदानासाठी 
येथे आले होते नदीपासून ते थोडे दूर गेले तोच पिंड स्वीकारण्यासाठी 
राजा दशरथाचे हात पुढे आले. सीतामाईने ते पाहून वाळूचे पिंड 
त्या हातावर ठेवळे व हात गुप्त झाले. थोड्या वेळाने राम प्रभू 
आले व॑ पिंड दानासाठी संकल्प केला तरी पिताजी दशरथांचे हात 
पुढे येईनात तेव्हा सीतेने पिताजींचे हातावर वाळूचे पिंड दिल्याची 
हकिंगत सांगितली आणि लात्री पटविण्यासाठी ( फलगू नदी पंडे ) 


(५४) 


यांची साक्ष काढली. दोघेहि बोलेंनात तेव्हा सीतेने शाप दिला त्यावेळे- 
पासून फलगू नदी कोरडी पडते आणि पंड्यांचे दारिद्रय काही 
संपत नाही, अशी आख्यायिका आहे. 


बुद्धाची सुवर्ण मूर्ती : 


गयेळा जाताना वृद्ध गया लागते. तेथे श्री भगवान बद्धाची 
१५ फुट उंचीची सोनेरी र्मार 


शत एका भव्य सभागृहात स्थापन केलेली 
आहे. थायलंडच्या राजाने ही मूति दिली. अमेरिकन विमानाने येथे 
आणल, आणि ३मे १९६७ 


ला या भव्य मंदिरात स्थापना केली. 
जवळच महात्मा बुद्धांचे प्रावीन मंदिर आहे. त्याची उंचीं १०८ फूट. 


भव्य मंदिराला लागून एक मोठा वृक्ष आहे. तोच बोधिवृक्ष होय. 


(५५) 


या विज्याल वृक्षाच्या शीतळ छायेत भगवान बुद्धांनी ३६ दिवस निराहार- 
पूर्वक तपहचर्या केली. आणि मुक्ति मिळविली. ते स्थान आणि 
भगवान बुद्धाच्या वास्तव्याने पावन झालेला हा परिसर. येथे प्रसन्न 
वातावरण आहे. जपानी तिबेटी भिक्षुक या भागात वावरताना दिसल. 


खांब प्रदक्षिणेने पापपुक्‍त व्हा : 


या परिसरातील एकरा बुद्धमंदिरात एक मोठा खांब आहे. त्याचीं 
झंदी १५ फूट आणि उंची ४०-५० फूट असावी. खांब फिरता असून 
त्याला धरून दोन वेळा प्रदक्षिणा करा आणि पापमुक्त व्हा, असा बोडे 
तेथे आहे. भगवान बुद्धाच्या निर्वाणातंतर त्याच्या देहास अग्निसंस्कार 
करण्यात आला आणि त्यांच्या अस्थि देशातील आठ स्थानांवर 
स्थापित करून तेथे आठ स्तूप बांधण्यात आले. जेथे अस्थि होत्या. 
तेथे एक स्तूप आणि रक्षा ठेवली तेथे दहा स्तूप असे हे भगवान 


बुद्धाचे स्मारक होय. 


७ 


* या निझ्ा सर्व भूतानां तस्यां जागांते संयमी ' 


या यात्रेतीळ एक वेशिष्ट्यपुरण माहिती लिहिल्यावाचून 
रहावत नाही. अयोध्येकडे जाताना बरेली गाव ओलांडून शहाजहानपुरला 
रात्री दहा वाजता एक। पेट्रोल पंपाजवळ मोकळ्या जागेत आमचा 
मुक्काम होता. पंपाच्या दोन्ही बाजूला दोन झोपड्या होत्या. तेथे 
हॉटेल्स चालू होतीं. या दोन्ही हॉटेलांत टेवळ नव्हते, खुर्ची नव्हती, 
झोपडींपुढच्या प्रशस्त पटांगणात २५-३० बाजली टाकलेली होती. 
मोटार, ट्रकवाले तेथे येत, पंपावर पेट्रोल घेऊन गाड्या बाजूला 
सोडीत आणि बाजल्यावर आडवे होऊन विश्रांति घेत. हॉटेलवाला 
त्यांना बाजल्यावर जेवण आणून देई जेवण करून एक डुलकी घेऊन 


मोटारवाले ताजे तवाने झाल्यावर तेथून निघत. 


जवळच्या विहीरीतील पाणी 
हॉटेलात दूध घेतले. हॉटेलमालक ७२ 
नांव. तो म्हणाला, रोज दुकान रा 


काढून तोंड धुतले. आणि या 
वर्षाचा. जंगबहादुरसिंग, त्याचे 
त्री ९ला उघडतो व पहाटे 


(५७) 


चारला बंद करतो. रिक्षावाले, जाणारे-येणारे यांना गरम पोळीं 
तयार करून आपण पोळी-भाजी देतो, ३५ वर्षे असा याचा धंदा 
चाललाय. पोळी-भाजीं, चहा-दूध देण्याचीही सोय कितीं उपयोगी 
ठरली, हे सांगताना हॉटेलवाला म्हणाला, केवळ या हॉटेलची सोय आहे 
म्हणून रिक्षावाल्यांनी आपला अड्डा केला आहे त्यांची दोन मुले मिळवती 
आहेत, “या निश्या सर्वे भूतानां तस्यां जागति संयमी ' या न्यायाने हा 
जंगबहादूर रात्री हॉटेल चालवितो व दिवसा झोप घेतो. बाजली घालून 
मोटारवाल्यांचीं सोय केल्यामुळे या हॉटेलवाल्यांना भरपूर गिर्‍हाईक 
मिळत असे. अश्या वा ठिकाणी आम्ही रात्री मुक्काम केल्यामुळे हे 


दृष्य पहाता आले. 


देव ठेवील तेवढा आपला पैसा : 


आमच्या या प्रवासात वारकरी कसे वागत होते तो एक नमुना 
वर स्नान करून प्रत्येक वारकरी कपाळावर गंध 


उद्‌बोधक वाटेल. नदी 
लावी, त्यानंतर गीता पठण, अभंगवाणी ही पोथी करून आपले सद्गुरु 


देहुकर महाराज यांच्या चरणावर मस्तक ठेवीत आणि मग त्यांचा 
नित्यक्रम चालू राही. दोनतीन ठिकाणी सर्वांच्या जेवणाचा योग एकत्र 
मिळून गीतेचा १५ वा अध्याय व्ह. ही 


आला तेव्हा त्यांनी सर्वांनी 
माणसे खेड्यातूर्न आलेली, सामान्यत: हेतकरीवर्गातली. पण गीतेचा 
होद्गत होता, यांचा मला अचंबा वाटला. 


१५ वा अध्याय त्यांना सुख 
मानवी स्वभावाचा एक एक नमुना या यात्रेत वेळोवेळी जाणवत होता. 


उस्मानाबाद जिल्ह्यातील एक खेडूत महिला आमच्या मोटारींत होतीं. 
मथरेला यमुना नदीत आम्ही स्तान करून देवदरशनाच्या त यारीत होतो, 
तेव्हा ती बाई मला म्हणाली, काकाजी, देव ठेवील तेवढा आपला प्रसा, 
बाकीचा देवाचाच नाही का 


9 14 


(५८) 


मला या म्हणण्याचा अर्थबोध झाला नाही. तेव्हा ती म्हणाली, 
“ यात्रेत अडीअडचणीला लागेल, म्हणून आणलेल्या नोटापैकी शंभराच्या 
तीन नोटा भिजून गेल्या, बाकीं कोऱ्या करकरीत नोटा नींट सांभाळण्या- 
साठी त्या बाईनी सायकलची ट्यूब आणली होती आणि तीत नोटा 
ठेवून ती कंबरेला करदोट्याप्रमाणे बांधली होती. 


स्वान करून कपडे बदलले तरी कंबरेला बांधलेली ट्यूब तशीच 
राही, त्यामुळे तीमधील पेसे सुरक्षित राहात व चोरीची भीति नसे. 
पण ही ट्यूब कोठे चिरढो नि मधल्या तीन नोटा भिजल्या. त्या नोटा 


देवाच्या, त्याचा नैवेद्य घाला असे सांगून तीनशे रुपये तिने महाराजांना 
दिले आणि त्यातून नेवेद्य झाला. 


नक्षलवाद्यांचा प्रताप : 


गयेहून जगब्याथपुरीकडे जाताना वाटेत एका पेट्रोल पंपाजवळ 
आमचा मुक्काम होता. तेथोल व्यवस्थापक त्या भागातील माहिती सांगत 
होता. या रस्त्यावरून कलकत्त्याकडे जाताना एक मोटार अपघाताने 
मोडली. ड्रायव्हर सुखरूप होता. त्याने तार करून मोटारमालकाला 
बोला'वून घेतले. मदतीसाठी १० हजार रुपये धेऊन मालक आला होता, 
पण पैसे काढून घेऊन नक्षलवाद्यांनी मालकाचा खून केला. यामुळे या 


जंगली भागातुन रात्रीच्या वेळी रस्ता धोक्याचा म्हणून आम्ही तो 
प्रवास टाळत होतो. 


नमशट्युरगतचा रस्ता ५० फूट रुंदीचा, उत्तम डांबरी, पण 
५०-६० मेलावरसु 


दा एक गाव नाही. अद्या या निमंनुष्य रस्त्यावरून 
जाताना भोती वाटत होती. जगन्नाथपुरीच्या भागात बेलाची जात खुजी 


(५९) 


कंबरेएवढे लहान बैल गाडीला जुंपत आणि त्याच्या. शिंगाला दोरी 
बांधूत ती जूला अडकवित. बेलाला वेसण नाही आणि मालकाच्या हातात 
लगाम नाही, असा येथे प्रकार आहे. 


ऱ्ब प र 


1४-८0) 1... ता टकर 


ओरिसातील पुरी येथील जगन्नाथाचे भव्य मंदिर 


जगन्नाथपुरी येथील भव्य मादर 


जगल्नाथपुरीपासून ७ मैल अलीकडे साक्षी गोपाळ स्थान आहे. 


जगन्नाथदशेन केल्याची साक्ष म्हणून या साक्षी गोपाळाचे दशन घंतात. 
येथील पंडे दर्शनास येणार्‍्याचे नांव लिहून घऊन त्याला प्रसाद देतात. 


(६०) 


जगन्नाथजींचा प्रसाद हा कसदार, सुमधुर असा आल्हाददायक असतो. 
या प्रसादामधील पोषक द्रव्येहि फार वरच्या दर्जाची असतात. 


जगन्नाथपुरीला पोहोचलो. बलराम, सुभद्रा आणि श्रीकृष्ण यांचे 
मोठे मंदिर आहे. आतील मंदिराचा घेर ६६६ फूट आहे. प्रवेशद्वारात 
दोन दगडी सिंह उभे आहेत. तेथे चोतीस फूट उंचीचा दगडी स्तंभ उभा 
केला आहे. राजा आनंदा भीमदेव यांनी हे मंदिर बांधले, अशी कथा 
आहे. ११६६ मध्ये हे जगन्नाथ मंदिर झाल्याची नोंद आहे. मंदिरावरील 
दगडी कोरीव कामात स्त्री-पुरुषांची अनेक चित्रे कोरलेलो आहेत. 
जगन्नाथजी यांच्या नोकाविहारासाठी जवळच. चंदन तलाव आहे. या 
तलावात विद्युत्‌ रोषणाईने सजविलेल्या नावेतून रात्री जगन्नाथजींचा 
नौकाविहार होतो. उत्तरेकडील हा नौकाविहार आणि दक्षिणेतील उडपी 


येथे मध्वसरोवरात होणारा नौकाविहार यात अगदी साम्य आहे. दोन्ही 
तलावाच्या मध्यावर चोथरा, दोन्ही तलावांच्या भोवती पायर्‍या आणि 


नौकाविहार करणारे तिकडे दक्षिणेत प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण आणि उत्तरेस 
जगन्नाथ हे नाव धारण केलेले श्रीकृष्ण हे साम्य उत्कटपणे जाणवते. 


जगन्नाथ मंदिरातील तीनही मूर्ति बलराम, सुभद्रा आणि श्रीकृष्ण 
यांच्या आहेत. 


ओंडक्याच्या मूर्ति : 


मूति पाषाणाच्या नाहीत, समुद्रातून वाहन आलेले झाडांच्या 
बुंध्यांचे ओंडके येथे मूति म्हणून बसवितात. त्यांनाच पेहराव करून डोळे, 
तोंड, नाक वगेरे चित्रित केळे जातात. सबंध हिंदुस्तानात सुभद्रेचे हे 
एकमेव मंदिर आहे. देवालयातील मूति म्हणजे तीन लाकडी ओंडकेच. 


दर बारा-पंधरा वर्षांनी मंदिरात पूजा होत असले 


ल्या या वस्तू 
बदलल्या जातात. 


(६१) 


जगन्नाथ मंदिरातील बलराम, सुभद्रा व श्रीकृष्ण यांच्या मूति. 
या पाषाणाच्य़ा नाहीत. समुद्रातून वाहून आलेले झाडांच्या बुध्यांचे ओंडके 
मृति म्हणून बसवितात व त्यांना पेहराव करून नाक, डोळे वगरे 


चित्रित करतात. 
दोन अनुभव : 


वाटेत आमच्या गाड्या थांबल्या. सर्वेजणांना तहान लागली 
होती. पण एक फकीर तेथे नळाखाली आंघोळ करीत होता. जवळचे दोन 
दुकानदार तेथे आले. तहानेलेळे लोक उभे असताना अश्शी चावी अडकवून 
धरणे बरे नव्हे, असे त्यांनी त्याला सुचविले आणि मग आम्हाला पाणीं 
पिता आले. असाच दुसरा अनुभव भुवनेश्‍वरीला आला. गाड्या थोड्या 
देवदर्शनाला आम्ही जावयाचे म्हणून पादत्राणे 


दुरवर सोडल्या होत्या. 
णी चाललो होतो. वर कडक उन्ह आणि 


गाडींत ठेवून आम्ही अनव 


(६२) 


1२५ १७९ 


च्या 


२5 ० 00 मिनी मेन 000 


20: “ककी... 


(६३) 


खाली तापलेली डांबरी सडक असा भाग थोडा होता. पण त्यातून 
निभावून आम्ही मंदिर गाठले. आत जाऊन भुवनेश्‍वराचे दर्शन घेतले. 
मंदिरात सर्वत्र पाणी सांडल्याने तापलेल्या पायांना गार वाटू लागले आणि 
देवदर्शन घेऊन या मंदिराभोवती प्रदक्षिणा घालताना वर पुन्हा उन्हे व 
खाली तापलेले दगड यामुळे हेराण होण्याच्या अवस्थेत असताना 
प्रदक्षिणेच्या वाटेत एक होद लागला. पुजारीं त्यातील पाणी ओढीत 
होता. पिण्याला थोडे पाणी मागितले तर त्याने साफ नकार दिला. 


यावेळी नळाचे पाणी अडवून ठेवणार्‍या सासारामच्या त्या 
फकिराची आठवण झाली. नळ अडवून ठेवणारा फकीर आणि पाणी न 
देणारा पुजारी दोघेही सारखेच, असे माझ्या मनात येऊन गेले. 
पुरीहून परत प्किरिलो : 

जगचन्नाथपुरीहून दुसर्‍या दिवक्षी संबळपूर महानदी ओलांडून 
बारघाट (ओरिसा) येथे शामसुंदर राईस मिलमध्ये आम्हाला आसरा 
मिळाला. गिरणी नव्याने सुरू झालेली. रोज बावीस तास मक्यीन चालते. 
तेथून ओरिसा प्रांत संपला आणि मध्यप्रदेश सुरू झाला. रात्री साडेदहाला 
रायपूर जिल्ह्यातील आरग गाव लागले. बाराला रायपूरला आलो आणि 
पहाटे पाचला महाराष्ट्राच्या भंडारा जिल्ह्यातील सांगोलीं जंगलात प्रवेश 
केला. पुढे दुपारी बारा वाजता नागपूर करून गुरुकुंज, अमरावती आणि 
वाश्ीमार्गे परभरगी, ओंढ्या नागनाथ, संत नामदेव व सद्गुरु विठोबा 
खेचर यांच्या भेटीचे स्मरण करून परळी-वैजनाथ या ज्योतिलिंगाचे दशन 
घेऊन रात्री साडेनऊ वाजता पंढरपूर गाठले. चैत्र एकादशीला जेथे आरती 
केली होती त्याच चंद्रभागेच्या वाळवंटात वैशाख एकादशीला आरती 


केळी व याता संपली. 


(६४) 
पाच हजार मैलांची यात्रा.: 


या यात्रेत आठ हजार पाचशेतीस कि. मी. मोटारचा प्रवास 
झाला. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्तान, मध्यप्रदेश, हरियाना, उत्तर प्रदेश, 
विहार, ओरिसा या प्रांतांतून प्रवास झाला. मराठी, डांगी, गुजराती, 
पंजाबी, राजस्थानी, हिंदी व ओडिया अश्या बहुभाषिक लोकांशी 
कमी-अधिक संबंध आले. इकडे खंवायतच्या आखातात, अरबी समुद्रात, 
तिकडे जगन्नाथपुरीला बंगालच्या उपसागरात, खाली गोदावरी नदीत, वर 
हरिद्वारला गंगेत स्नान केले या टापुतील बहुतेक सारी धर्मक्षेत्रे पाहिली, 
शक्‍य तेथे स्नान, पुजा, भजनादि पुण्यकर्म करण्याची संधि साधली. प्रमुख 
तीर्थावर दिडीने जाऊन दक्षंन घेण्याचा उपक्रम केला. 


सुवर्णाक्षरांनी लिहिण्याजोगी कथा : 


वारकरी संप्रदायाच्या परंपरेत एवढी मोठी दिडी घेऊन नामदेव 
जन्मशताब्दीनिमित्त तीर्थयात्रा करणारे ज्ञानेश्‍वर माऊली देहूकर हे 
पहिलेच फडकरी होत. त्यांनी, पंजाबला दिडी नेली म्हणून नामदेव दरबार 
कमिटीनें देहकर महाराज यांना मानपत्र दिले. महाराष्ट्राच्या वारकरी 
हपाजाचा पंजाबात झालेला हा गोरव अभूतपूर्व असाच आहे. ही 
नामसंकोतंन यात्रा यशस्वी झाली याचे सर्व श्रेय ज्ञानेश्‍वर माऊली देहूकर 
यांनाच आहे. चाळीशीसुद्धा न ओलांडलेल्या या तरूण नामदेवभक्तानें 


केलेली ही कामगिरी वारकरी समाजाच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी 
लिहिण्याजोगी आहे, हे खास. 


समाप्त 


.-----:८-:८4->>>>>>>>>>><>_-ा ग 


वाचकांची पत्रे 


हेर यय या 


भारतीयांच्या श्रद्धाशील संस्कृतीचे भव्य दर्शन 


रा. रा. बागलकोटे यांना ज्या वातावरणात ही यात्रा घडली 
त्या अपूवे योगाचा अनुभव शब्दांकित करताना त्यांच्या 'रसाळ 
भाषाशैलीवत्री ओववती सरीता इतक्रो, भक्तिमय होते कीं त्यांत 


[चक तृप्त होतात. संत श्रेष्ठांच्या एका आगळ्याच 


अवगाहन करून व 
विदवांत नेऊन सोडताना लेखकाने आधिभोतिक अनुसंधान ठेऊन 


कांही स्थळांची दिलेली ऐतिहासिक, भौगोलिक व प्रागतिक माहिती 
चित्तवेधक होते. . भारतीयांच्या श्रद्ाशील संस्कृतिचे भव्य . दशेन शांति 


आणि समाधान देणारे आहे. न 
राजकुमारी मंगलाराजे 


ऑफ मिरज सी. 


(६८) 
समराज व राष्ट्रात आवठउ्यक पाठ 


मी दिल्लो, हरद्वार, हृषिकेश, आग्रा, प्रयाग, काशी वगेरे 
करून आलो आहे. त्यामुळे देशाची दुसरी बाजू लेख वाचताना 
नुसताच पुनःप्रत्ययाचा आनंद लाभला असे नाहो, तर एक नवीन. 
दृष्टी मिळाली. प्रांतोप्रांतात, भाषिकाभाषिकांत आज जे वातावरण 
आहे ते निवळण्याला “* नामदेव ' या एका अधिष्ठानामुळे जीवाभावाचे 
मैत्रीचे वणेत पंढरपूर व पंजाऊअरसारख्या दोन टोकास जे दिसले त्याचा 
निठचित उपयोग होईल, समाज व राष्ट्र यांना आवश्यक ते पाठ 
देण्याचे कार्ये असेच वृद्धिगत होवो, ही परमेरवरचरणी प्रार्थना ! 


डॉ. ह. पां. पटवर्धन, मिरज. 
म 


महाराष्ट्रातील संत शिरोमणी श्री. देहकर महाराज यांनी 
अडीचशे महाराष्ट्रीय भाविकाना भारतीय तीर्थाचे दर्शन घडविले. 
ती वणेने आपण सकाळमधून सात लेखांकामधून प्रसिद्ध केली 
आणि ते अंक विनामूल्य प्रत्येक दिडीयात्रेकरूस पाठविले या उपक्रमाबद्दल 

आम्हीं आपले आभारी व क्ररणी आहोत. 
दिडीतील वारकरी 
(जेऊर), सोलापुर. 

प्र 


आपलीं ' देशाची दुसरी बाजू ' यात्रावर्णन वाचून आम्हीही 
चंद्रभागेच्या वाळवंटात आरतीनें सुरुवात केळी आणि आरतीनेच यात्रा 
संपविली. त्याप्रमाणेच वाचूनही प्रदक्षिणा झाल्याचे समाधान लाभले. 
आपणांस धन्यवाद द्यावे तेवढे थोडेच आहे. आपल्या हातून अश्लीच सेवा 

घडावी, अशी पांडुरंग चरणी प्रार्थना. 
जोशी, विश्रामबाग 


* 


(६९) 
सद्य:स्थितीत सर्वांना मार्गदर्ठाक 


। सकाळ ' मधून 'देक्षाची दुसरी बाजू' ही लेखमाला मी 
वाचीत आलो. खरोखरच सद्यःस्थितीत ती सर्वांना मार्गेदर्शक व माहिती- 
पुरणे अशीच आहे. संतांबद्दल आदरभावना काय असते ती उत्तर हिंदुस्तानात 
दृढतरपणे दिसून येत आहे. त्याचप्रमाणे ठिकठिकाणची उद्बोधक माहिती 
मिळते. श्री. बागलकोटे यांनी या यात्रेच्या निमित्ताने ही अभ्यासपुणे 
लेखमाळा सकाळमाफेत प्रसिद्ध केली; त्याबद्दळ त्यांना व श्री. नानासाहेब 
परुळेकरांना धन्यवाद. आपल्या देशात संतांनी केलेले काये शाश्‍वत व 
अवर्णनीय आहे, आणि सध्याच्या काळात ते जनतेसमोर येत राहिल्यास 


एकात्मतेस पोषक ठरणार आहे. 


वि. अ. कुलकर्णी, किर्लोस्करवाडी - 


प्र 


मौ पंजाबात बरेच दिवस होतो, पण घुमान येथे जाऊ शकलो 
नाही. आपण जे वृत्त प्रसूत केळे आहे, ते वाचले. प्रत्यक्ष जाता आले 
नाही, तरी वाचूनदेखील खूप समाधान वाटले. 


पाच हजार मैलांच्या दिडीचे लेखक आपण असाल अशी कत्पना 
नव्हतीं. आपली रसग्रहणवृत्ती, लेखनशेली व भक्‍ती हे सवे वाचून 
आपल्याबद्दळचा आदर द्विगुणित झ्ञाला. आपण भक्तिमार्गी संप्रदायातले 
आहात है माहीत नव्हते. ते समजले. एवढ्या मोठ्या दिडीबरोबर 
आपणांस जायला मिळाले, याचा मिरजकरांना अभिमान वाटावा असे 


आहे. शतशः धन्यवाद. 


दामोदर गोरे, पुणे 


(७०) 


“सकाळ' मध्ये क्रमशः सात लेखात ५,००० मेलांचा प्रवास, 
* देशाची दुसरी बाजू ' अत्यंत उत्तम प्रकारे लिहून दिडीत नसलेल्यांना, 
ते वाचून आपल्या दिडीत असल्याचा भास झाला. सर्वे लेख वाचून 
अत्यंत समाधान वाटले. त्याबद्दल आभार. 


मृगेंद्र व्ही. महाजन, अष्टा 
ज्र 


“देशाची दुसरी बाजू' ही लेखमाला प्रसिद्ध केल्याबद्दल 
डॉ. नानासाहेब परुळेकर यांना धन्यवाद. नामदेव दरबार कमिटीने 
देहूकर महाराजांचा सत्कार केला आणि तेथील ८७ वर्षांच्या वृद्ध महंताने 
देहूकर महाराजांचे पाय धुतले, बायकोने पायावर फुले वाहिली, हे वाचून 
. अंतःकरण हेलावून जाते. लेखकांनी केलेले तंतोतंत प्रवास-वर्णन वाचून 
प्रत्यक्ष दिडीत सहभागी झाल्याचा आनंद मिळाला. लेख एकदा वाचले की 
पुन्हा वाचावेसे वाटतात. 


माधव चव्हाण, कोल्हापूर 


श्री तुकाराममहाराजांच्या पचात 
श्री देदूकरमहाराज यांची फडपरंपरा 


९>...५७-७” र 


देहूकर महाराजांचे घराणे दोनशे वर्षापूर्वी श्री क्षेत्र पंढरपुर येथे 
आले. सांप्रत देहेकर फडाचे मालक श्री. ह. भ. प. सोपानकाका देहकर 
हे श्री तुकोबारायांचे वंशज असून त्यांचे वडील मुलांच्या घराण्यातील 
आहेत. इनामवतनासंबंधी भाऊपणामध्ये वाद निर्माण झाला असता 
श्री तुकाराम महाराजांपासूनचे तिसरे पुरुष महादेव महाराज हे पंढरीस 
१६८४ त आल्याचा उल्लेख सापडतो. श्री ज्ञानेश्‍वर माऊली देहुकर यांचे 
हेच ते पंढरीस आलेले पुर्वज होत. तेव्हापासून देहुकरांचे घराणे पंढरपूर 
येथेच आहे. 


भागवतधर्माचा प्रसार, वारकरी संप्रदायाची परंपरा, पंढरीची 

वारी हे काये देहूकरांच्या घराण्यात पिढ्यान पिढ्या अव्याहतपणे चालत 

आले आहे. देहूहून आलेले महादेव महाराज यांचे चिरंजीव श्री वासुदेव 

महाराज देहूकर यांनीं वारकरी संप्रदाय पंढरीच्या क्षेत्रामध्ये फार मोठ्या 

. प्रमाणात वाढविला आणि त्याला व्यापक स्वरूप दिले. तसेच वारकरी 

समाजामध्ये अनेक थोर विभूती निर्माण करून त्यांना भागवत धर्म व 
वारकरी संप्रदाय यांची वाढ करण्यास सांगितले. 


पंढरपूरला आषाढी-कातिकीच्या मोठ्या वार्‍या भरतात. 
वारीच्या वेळीं फड भडविण्याची प्रथा श्री वासुदेव महाराज यांनी घालून 


ष्य. ६६ य 


दिली. फडावर येणारा वारकरी भाविक समाज महाराष्ट्राच्या सर्वे 
भागातून येतो. कर्नाटक, गुजरात येथूनही येणारा समाज आहे. 
महाराष्ट्रातील संतांची जी ठिकाणे आहेत, त्या त्या ठिक्राणी पंढरीहून 
देहकरांची दिडी प्रतिवर्षी जात असते. अरण, पेठण, त्र्यंबकेश्‍वर, आळंदी, 
गोरखनाथ आदी ठिकाणी यात्रांच्या वेळी देहूकरांचा फड भरतो आणि 
तेथील काहीं ठराविक कायंक्रम देहूकरांच्या हस्ते पार पडलें जातात, अशी 
पूर्वीपासून प्रथा चालत आली आहे. श्री भाऊसाहेब महाराज देहूकर हेह 
फार मोठे साधुपुरुष होऊन गेले. यांनाच श्री पांडुरंगाने त्यांच्या निर्वाण- 
समयी येऊन पाणी पाजले, ही गोष्ट सवंविख्यात. भाऊसाहेब देहकरांची 
समाधी पंढरीस चंद्रभागेच्या वाळवंटात आहे. त्यांच्यासमोरच देहूकरांचा 
फड भरत असतो. त्याचप्रमाणे श्री वासुदेव महाराज देहूकर यांचा प्रति- 
वर्षी भाद्रपद शुद्ध १३ ते अदरिविन शुद्ध १० दसऱर्‍यापर्यंत एक महिना उत्सव 
असतो. रोज अन्नदान, भजन-कौर्तनादी कार्यक्रम फार मोठ्या प्रमाणात 
होतात. हा उत्सव आणि फडाचे सारे नेमधमे श्री निवृत्तिनाथ मंदिरामध्ये 


प्रतिवर्षी होतात. फडावरील समाजाच्या सहकार्यानेच निवृत्तिनाथमंदिराची 
उभारणी झाली आहे. 


प्रस्तुत काळातच श्री सोपानकाका यांचे चिरंजीव ज्ञानेश्‍वर 
माऊली देहूकर हे आपल्या फडाची परंपरा चालवितात. त्याचप्रमाणे 
त्यांनी महाराष्ट्रात अनेक ठिकागी मोठे नामसप्ताह साजरे केले आहेत 
आणि वारकरी सांप्रदायाच्या दृष्टीने त्यांनी फार मोलाचे कार्य 
केले आहे. 


